लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा-२०१८ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतील 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग व बृहन्मंबईतील राज्य 
शासनाच्या विविध कार्यालयातील लिपिक- 
टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑक्टोबर २०२० 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. मलोआ २०१७/प्र.क्र.१२६/१४-अ, 
दिनांक २१-०८-२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र. एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ, 
दिनांक ०७-०८-२०१९ 
3) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्र.१४४२/गट-क संयुक्‍त-लि.ट./२०१८/तेरा-ब, 
दिनांक २४ जून २०२०. 


ज्ञापन :- 


लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) या पदावर नियुक्‍ती करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा-२०१८ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२/गट-क संयुक्‍त-लि.टं./२०१८/तेरा-ब, दिनांक २४ जून, २०२० 
च्या पत्रान्वये प्रतिक्षायादीतील शिफारस केलेल्या व निवडसूचीत समावेश करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांचे संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार सोबतच्या विवरणपत्र “ब” 
q “इ-२” मधील उमेदवारांचे त्यांच्या नावांसमोर दर्शाविलेल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभाग/बृहन्मुंबईतील राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयात लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) 
पदावर नियतवाटप करण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या विवरणपत्र “ब” व “इ-२” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात यावी :- 


Sees सदर विवरणपत्रातीलळ सर्व उमेदवारांनी दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत संबंधित 
विभाग/कार्यालयात व्यक्‍्तिठा: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक आहे. 
सदरहू कालावधीत उमेदवारांनी अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर त्यांचे नाव कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात 
येईल. तसेच, विहित कालावधीत नियुक्‍ती स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांची ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दिनांक २४ जून, २०२० च्या पत्रान्वये शिफारस केल्यानुसार गुणवत्ता क्रमांकाप्रमाणे राहील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


तसेच झासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०१८/व्ही.आय.पी./प्र.क्र.२०७/कार्या-१२,दिनांक 
२८/५/२०१८ मधील तरतूदीनुसार, "सदर उमेदवारांची शिफारस ही प्रतिक्षायादीमधून 
झालेली असल्यामुळे, सदर उमेदवारांची ज्या आदेशान्वये नियुक्ती होईल, त्या 
आदेशानुसार ते ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या दिनांकास व म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे 
विनियतन) नियम १९८२ नुसार त्यांची ज्येष्ठता निर्धारित केळी जाईल. सदर उमेदवारांना 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी / इंग्रजी) परीक्षा २०१८ मधील मूळ गुणवत्ता यादीनुसार 
शिफारसपात्र उमेदवारांचे ज्येष्ठतेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत" 


लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्याची तपासणी/पडताळणी आयोगाने केलेली 
नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या लिपिक- 
टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा- २०१८ साठी देण्यात आलेल्या जाहिरात क्रमांक २३/२०१८, 
दिनांक २२.०३.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची दिनांक ०१.०७.२०१८ रोजीच्या 
अर्हतेनुसार तसेच शैक्षणिक आणि अन्य अटींची दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या अर्हतेनुसार 
खाली नमूद केलेली मूळ प्रमाणपत्रे उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी 
उपस्थित रहाताना सदर प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 


१) वयोमर्यादा :- दिनांक ०१/०७/२०१८ रोजीची 


(अ) अमागास : किमान १९ वर्षे असावे व ३८ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 


Age reference date (02.07.1980 to 01.07.1999) 
(आ) अमागास खेळाडू : किमान १९ वर्षे असावे व ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 


Age reference date (02.07.1975 to 01.07.1999) 
(इ) मागासवर्गीय : किमान १९ वर्षे असावे व ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 


Age reference date (02.07.1975 to 01.07.1999) 
(ई) मागासवर्गीय खेळाडू : किमान १९ वर्षे असावे व ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 


Age reference date (02.07.1975 to 01.07.1999) 
(उ) अमागास माजी सैनिक : कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे + सेवेचा कालावधी + 3 वर्षे 
(ऊ) मागासवर्गीय माजी सैनिक: कमाल वयोमर्यादा ४३ + सेवेचा कालावधी + ३ वर्षे 
(3) दिव्यांग : कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षापर्यंत शिथिलक्षम 
Age reference date (02.07.1973 to 01.07.1999) 


२) अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरात क्रमांक 23/209¢ मध्ये नमूद केल्यानुसार 


३) शौक्षणिक पात्रता : सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी 
शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर 
करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पूर्वी म्हणजेच दिनांक ११.०९.२०१८ रोजी 
किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक. 

४) उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (NCL) प्रमाणपत्र - प्रस्तुत परिक्षेची 
जाहिरात दिनांक २२ मार्च, २०१८ रोजी विज्ञापित केलेली आहे. त्यामुळे उन्नत व 
प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (NCL) प्रमाणपत्र जाहिरात विज्ञापित झालेल्या 
वित्तीय वर्षापूर्वीच्या (एप्रिल ते मार्च) वित्तीय वर्षातील म्हणजेच दिनांक ०१.०४.२०१६ 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


ते ३१.०३.२०१७ या वित्तीय वर्षापासून असावे. 


५ नियतवाटप करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून तसेच अन्य सर्व मागासवर्गीय 
उमेदवारांचे जाती / जमातीचे दावे नियुक्‍्तीपूर्वी संचालक, समाजकल्याण 
संचालनालय, पुणे यांचेकडून तपासून घेण्यात यावेत. 

६) विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), विशेष मागास प्रवर्ग, भटक्या जमाती (क), 
भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग तसेच अमागास (महिला) या वर्गवारीवर 
शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेली 
उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे विहित नमुन्यातील (NCL) प्रमाणपत्र 
नियुक्तीपूर्वी संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेऊन त्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय 
घेण्यात यावा. 


७) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दळ विहित नमुन्यात आणि विहित 
अधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व अनुसूचित 
जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत व प्रगत गटात 
(क्रिमीलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ या वित्तीय वर्षातील 
किंवा तद्‌नंतरचे प्रमाणपत्र. 


८) खेळाडू/शारीरिक अपंग असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम WRI दिलेले मूळ 
प्रमाणपत्र. 


९) लिपिक-टंकलेखक (मराठी) पदासाठी मराठी टंकळलेखनाचे ३० seq प्रति मिनिट 
गतीचे व ळिपिक-टंकळेखक( इंग्रजी) पदासाठी इंग्रजी टंकलेखनाचे ४० शब्द प्रति 
मिनिट गतीचे झासकीय परीक्षा मंडळाचे दिनांक ११.०९.२०१८ रोजीचे किंवा 
तत्पुर्वीचे प्रमाणपत्र. 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक : veg 
१०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक 39.90.2093 नुसार अथवा तद्नंतर शासनाने 
वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखक अर्हता-बेसिक कोर्स इन 
कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट अथवा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर 
टायपिंग इंग्रजी ४० शब्द प्रति मिनिट समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकाराह आहे. सदर 
अर्हता मुख्य परिक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पुर्वी (दिनांक 
११.०९.२०१८ किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आव्यक आहे. 


उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, शारीरिक अपंग, जाती विषयक 
प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या विभागाने केली 
नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्‍ती प्राधिकाऱयांनी पडताळणी करणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत 
उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंग असल्यास 
त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार 
आहेत किंवा कसे? हे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम 
तपासून पहावीत. आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आव्यक व योग्य ती 
प्रमाणपत्रे उमेदवार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांना सादर करु शकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्‍ती 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल व तसे आयोगाला 
कळविण्यात येईल. 


(४ | महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांकडून महिला व बाल 
विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१९१/१७/कार्या-२, दिनांक १५-१२- 
२०१७ नुसार शासनाने प्रस्तावित केलेले उन्नत व प्रगत गटात (क्रिमिळेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक 
१.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ या वित्तीय वर्षातील किंवा तद्नंतरचे प्रमाणपत्र विभागीय उप आयुक्त, 
महिला व बाल विकास विभाग यांचेकडून तपासून घेण्यात येईल व त्यामधील सूचनांनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


(५ | माजी सैनिक उमेदवारांच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण 
२०१८/प्र.क्र.१८०/२८, दिनांक १३.०६.२०१९ नुसार शासकीय वाणिज्य संस्थेचे विहित वेगाच्या 
टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र शासन सेवेतील नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या कालावधीत व २ 
संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अवधी व संधी शासनाला सादर करण्याच्या अधीन राहून 
नियुक्‍ती देण्यात यावी. तसेच सा.प्र.वि.शासन परिपत्रक क्र.आयपीई /आरटीए/ १०८०/ 929/XVI 
दि.१०.१०.१९८० व शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही १०९७/ प्र.क्र.३१/ ९८/१६-अ दि.१६.३.१९९९ 
मधील तरतूदीनुसार माजी सैनिक आरक्षणांतर्गत पर्याप्त संख्येत उमेदवार उपलब्ध न झालेल्या 
उमेदवारांऐवजी, त्या त्या प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांची शिफारस आयोगाने माजी सैनिक 
आरक्षणांतर्गत केली आहे, अशा Against Ex-Ser अशी शिफारस केलेल्या उमेदवारांकडून माजी 
सैनिक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र मागविण्यात येऊ नये. माजी सैनिकांसाठी राखीव असलेल्या 
पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांबाबत, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग क्रमांक: आरटीए-१०९०/प्र.क्र.२२२/९१/ २८, दिनांक ३०.१२.१९९१ मधील तरतूदींची पूर्तता 
होत असेल तरच त्यांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: 
आरटीए-१०८२-३५०२-सीआर-१००-१६-अ, दिनांक २.९.१९८३ नुसार माजी सैनिक वर्गवारीचा 
दावा केलल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या माजी सैनिक वर्गवारीच्या दाव्याच्या तपासणीच्या 
अधीन राहून करावी. 


(६ । माजी सैनिकांचा दावा केलेल्या उमेदवारांचे वय आणि माजी सैनिक म्हणूनची सेवा वेध/पुरेश्ी आहे 
काय व माजी सैनिक प्रवर्गाच्या आरक्षणास ते खरोखरच पात्र आहेत का याबाबत तात्पुरत्या स्वरुपात 
नियुक्ती देण्यापूर्वी नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी खात्री करावी. तसेच अर्जात माजी सैनिकांचा दावा 
केलेले परंतु प्रत्यक्षात वयाने कमी असलेले काही उमेदवार प्रस्तुत प्रकरणी शिफारसपात्र ठरले 
असल्याने संबंधित उमेदवारांचे वय व त्यांनी धारण केलेला अनुभव यात आढळून येत असलेल्या 
विसंगतीच्या अनुषंगाने माजी सैनिक पदावर शिफारसपात्र ठरलेल्या ज्या उमेदवारांचे वय विहित 
दिनांकास ३३ वर्षांपेक्षा कमी आहे, अशा उमेदवारांच्या दाव्यांच्या विशोष तपासणीसह माजी सैनिक 
पदावरील शिफारसपात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांच्या माजी सैनिक असण्याबाबतच्या दाव्याची/सेवा 
कालावधीची त्यांच्या सेवा पुस्तकाआधारे, अन्य तद्‌नुषंगिक कागदपत्र तसेच संबंधित शासन 
निर्णयातील तरतुदींआधारे नियुक्‍तीपूर्वी सखोल व काटेकोरपणे तपासणी करुन तसेच दाव्यांची 
सत्यता पडताळूनच त्यांना शिफारस केलेल्या पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी :- 


(७ | खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची 
शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ०१.०७.२०१६ आणि त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो-२००२/ प्र.क्र.६८/ 
क्रीयुसे-२, दिनांक १८.०८.२०१६ व तद्‌नंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


AMPA गट-क पदासाठी निश्चित केलेले दिनांक ११.०४.२०१८ रोजीचे किंवा तत्पूर्वीचे क्रोडा 
प्रमाणपत्र व त्यासंदर्भातील संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकांचा नियुक्तीपूर्वीचा क्रीडा 
प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या अधिन करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 
गट-क पदाकरीता ग्राह्य असल्याबाबतच्या संबंधित विभागीय उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित 
दिनांकाच्या पडताळणी अहवालाच्या तपासणीनंतरच गुणवत्ताधारक खेळाडू पदावर शिफारसपात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. 


(८) श्री. कांबळे महादेव लक्ष्मण SC वर्गवारीचे असून मेरीट क्रमांक २४३६ असा आहे. तसेच 
श्री.पाटेकर बाळू दशरथ ST वर्गवारीचे असून मेरीट क्रमांक ४६१३ असा आहे. सदर दोन्ही दिव्यांग 
उमेदवार अयून त्यांनी अर्जामध्ये PH Blindness / Low vision, Sports Verification - No असे 
नमूद केले असून Typing Certification Details ही नमूद केलेले नाहीत. 

शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग अपंग २०१६/प्र.क्र.११६/१६अ, दिनांक १६/११/२०१६ 
नुसार दिव्यांग उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केळे नसेल तर टंकलेखनाची 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी व २ संधी देण्यात 
येतील अशी तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार शिफारसपात्र ठरलेल्या दोन्ही उमेदवारांची Sports 
वर्गवारीसाठी / त्यांचा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल तपासण्यात येऊन त्यांची नियुक्‍ती 
करण्यात यावी. 


(८अ) | समांतर आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीनुसार अराखीव (गुणवत्ताधारक खेळाडू) वर्गवारीकरीता 
शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मूळ वर्गवारीची त्यांच्या अराखीव प्रवर्गातील समांतर 
आरक्षणासाठीच्या पदावरील पात्रतेबाबत योग्य तपासणी/छाननी नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांकडून 
नियुक्तीपूर्वी तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेली 
आहे. 


(९ । नियतवाटप यादीतील ज्या उमेदवारांनी अर्जात Domicile-No चा दावा केला आहे. तथापि प्रस्तुत 
उमेदवारांची अराखीव (माजी सैनिक) वर्गवारीवर सदर उमेदवारांचे अधिवास प्रमाणपत्र 
तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबतची 
अधिवास प्रमाणपत्राची तपासणी नियतवाटप करण्यात आलेल्या विभागानी / कार्यालयानी 
नियुक्‍तीपूर्वी करणे आवश्‍यक आहे. 


(१० | शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १३.०८.२०१४ तसेच अन्य अद्यावत शासन 
निर्णयामधील तरतूदीआधारे सदर शिफारशी करण्यात आल्या असल्याने, शासनाने यासंदर्भात 
वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेता लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदाकरीता अमागास 
समांतर आरक्षित [अमागास (महिला), अमागास (खेळाडू, अमागास (माजी सैनिक)] पदावर 
शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे प्रत्यक्षात खुल्या (अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार आहेत याची 
त्यांच्या शाळा/महाविद्यालय सोडल्याच्या दाखल्याआधारे तसेच अन्य तद्‌नुषंगिक दस्तऐवजाआधारे 
नियुक्‍तीपूर्वी खात्री व पडताळणी करुनच त्यांना लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर 
नियुक्ती देण्यात यावी. 


(११) | दिव्यांगांसाठी राखीव पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या खाली नमूद 
करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांमधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी :- 

(अ) | सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/२००३/१६- 

अ, दिनांक ०६.०५.२००४. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


(ब) | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र- 
२००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ०३.०८.२०१०. 

(क) | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अपंग 
२००९/प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.०१.२०११. 

(ड) | सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/ 
प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ०६.१०.२०१२. 

शिफारसपात्र ठरलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
अप्रकि २०१२/ प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ०६.१०.२०१२ मधील आदेशानुसार SADM या 
संगणक प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे अनिवार्य राहील. 


(१२) | सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग २०१६/प्र.क्र.११६/१६-अ, दिनांक 
१६.११.२०१६ अन्वये शासन सेवेत दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेल्या लिपिक-टंकलेखक पदावर 
नियुक्‍ती होणाऱ्या उमेदवारांना लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी/मराठी) टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या कालावधीत व २ संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यासाठी अवधी व संधी देण्यात आली आहे. यास्तव, दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेल्या पदावर 
शिफारसपात्र उमेदवारांच्या बाबतीत त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(१३) | ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली असेल त्या 
उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ मधील सूचनेनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


(१४) । मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात 
प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये नमूद 
सूचनांनुसार नियुक्ती mort कार्यवाही करणे अपेक्षित असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव 
असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक 92.92.2099 
मधील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी समितीकडून प्राप्त करुन 
घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना ते सादर करावे. 
नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्‍यक असलेली सर्व कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 

नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र पडताळणी 
समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे जात पडताळणी समितीकडे 
त्याच्याकडे असलेले कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन पाठपुरावा करावा. याप्रमाणे सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ 
मध्ये विहित मुदतीत जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकल्यास सदर उमेवाराची पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी करावी. त्यासाठी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या 
उमेदवारांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा व विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


शकणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत तातडीने सेवा समाप्तीची कार्यवाही करावी. तसेच, शिफारस 
करण्यात आलेल्या सर्व उमेदवारांचे जाती दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता 
प्रमाणपत्र आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून ते संबंधित 
समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही देखील नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 


(१५ | लिपिक-टंकलेखक पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.३.२००३ मधील 
तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा 0 
स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र 
शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक 
प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मातंस २०१२/ 
प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४.०२.२०१३ व शासन पूरकपत्र क्र.मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक 
०८.०१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, नियुक्‍ती 
स्विकारण्याच्या वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्‍ती स्विकारल्यापासून 
दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्‍त झासन निर्णयातील नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. या विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर 
न केल्यास उमेदवाराच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात 
स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावी. 


(१६) | लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) या पदावर नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी 
लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन / मराठी टंकलेखन 
परिक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावली १९९१ मधील नियमानुसार मराठी टंकलेखनाची प्रति 
मिनिट ३० शब्द गतीची परीक्षा, शासन सेवेत प्रविष्ट झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या आत 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील ही बाबही उमेदवारांच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्ट करावी. तसेच, 
मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णाय क्रमांक : EST २०१५/प्र.क्र.१७६/भाषा-२, दिनांक 
२४.०३.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार त्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 


(१७ | हिदी व मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर शिफारसप्राप्त उमेदवार अगोदर परीक्षा 
उत्तीर्ण झाला नसेल किंवा त्याला सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळली नसेल तर, सदरहू 
उमेदवारांना ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(१८) । उमेदवारांना साक्षांकन नमुने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पाठविण्यात आले आहेत. सदर 
साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप करण्यात आलेल्या विभागात हजर 
होताना तो सादर करावा. हजर झालेल्या उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने प्राप्त करुन घेतल्यानंतर 
उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ 
१००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ मधील तरतुदी विचारात घेऊन पोलीस 
विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील सूचनांनुसार 
संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसे या विभागास अवगत करावे. “प्रस्तुत 
उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे 
त्यांची नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता 
करण्यात येईल.” असा स्पष्ट उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. 
उमेदवाराच्या चारित्र्य पडताळणी संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


चापअ १०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक २६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात घेण्यात 
याव्यात. 


(१९) | अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे उन्नत व 
प्रगत गटात (क्रीमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ या वित्तीय वर्षातील 
प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : 
सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक : सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.६९७/विजाभज-१, दिनांक २४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली 
तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 


(२०) | मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्र.२०५३/२०१४ प्रकरणी होणाऱ्या 
अंतिम निर्णयाच्या तसेच समांतर आरक्षणाच्या मुद्दयासंदर्भात तसेच अन्य मुद्दयासंदर्भात विविध 
मा.न्यायालय/मा.न्यायाधिकरणात दाखळ करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१८ मधून उमेदवारांची शिफारस केली आहे याची उमेदवारांनी नोंद 
घ्यावी. 


(२१) । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रस्तुत परीक्षेच्या मुळयादीच्या निकालाआधारे उमेदवारांच्या 
शिफारशी त्यांनी प्रस्तुत परीक्षेच्या अर्जात नमूद केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने त्यांची पात्रता 
नियुक्‍्तीपूर्वी शासन स्तरावरुन मूळ प्रमाणपत्रावरुन तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून 
शासनाकडे केल्या आहेत. सदर तपासणीत उमेदवारांनी आवेदपत्रात दिलेली माहिती खोटी अथवा 
चुकीची आढळून आल्यास अथवा आवेदनपत्रातील दाव्यानुसार आवश्‍यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता न 
केल्यास शासन स्तरावर अधीसूचनेतील तरतुदीनुसार दावे तपासताना किंवा अन्य कारणामुळे 
अपात्र ठरणाऱ्या संबंधीत उमेदवारांची उमेदवारी / शिफारस कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात 
येईल. 


(२२) | सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : टीआरएन-२०१४/३४२/प्र.क्र.५०/१४/१२-अ, 
दिनांक २७.०५.२०१४ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : कअप- 
१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, दिनांक १३.०५.२०१५ नुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य 
प्रशिक्षण धोरणानुसार (पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित 
करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्‍तीने उपस्थित राहणे गरजेचे असून, 
प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी 
कार्यमुक्त करणे देखील सक्तीचे आहे. 


(२३) । लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१८ करीता शिफारसपात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राच्या प्रतीदेखील यासोबत उपलब्ध 
करुन देण्यात येत असून, संबंधित उमेदवारांचा अर्जातील फोटो व प्रत्यक्षात रुजू झालेला उमेदवार 
तोच आहे का, तसेच त्यांनी परीक्षेच्यावेळी दिलेल्या ओळखपत्रावरुन अर्जातील उमेदवाराचा फोटो 
व स्वाक्षरी, ओळखपत्रावरील फोटो व स्वाक्षरी त्याच उमेदवाराची आहे का, सादर केलेले 
ओळखपत्र अधिकृत आहे का, याची नियुक्तीपूर्वी शासन स्तरावरुन सखोल तपासणी करण्यात 
यावी. तसेच उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राची वैधता संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावी. तद्‌्नंतरच लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील 
उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात. 


(२४ | लिपिक-टंकलेखकांची पदे ही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व बृहन्मुंबईतील विविध शासकोय 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


कार्यालयातील असल्याचे प्रस्तुत परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे 
उमेदवारांची अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही व या संदर्भातील 
अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य विभाग/कार्यालयात पुनर्वाटप करण्याबाबतच्या 
विनंतीचाही विचार करण्यात येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही 
२०१८/व्ही.आय.पी.६७/ प्र.क्र.२०७/कार्या-१२, दिनांक २८ मे, २०१८ नुसार उमेदवारांनी सदर 
नियुक्‍ती विहीत मुदतीत स्विकारणे आवश्‍यक असून या संदर्भात उमेदवारांच्या मुदतवाढीच्या विनंती 
अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही वा याबाबतच्या पत्रव्यवहाराची पोचही या विभागाकडून दिली 
जाणार नाही. 


(२५) । मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च करावयाची 
असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 


(२६) | अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च उमेदवाराने 
स्वत:च सोसावयाचा आहे. 


(२७ | उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास तात्काळ 
सादर करावा. 


(२८) | नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात यावी व त्यासोबतचे प्रतिवेदन 
कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या विभागाकडे पाठविण्यात यावे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०१४१५२८३०३९०७ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
VRISHALI VINOD BHINGARDE कड कया साती 


IN, 8 = Maharashtra, O = 
mment Of Maharashtra, OU = General Administrative Department 
Date: 2020.10.14 15:38:59 +05'30" 


(वृषाली वि. भिंगार्ड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
उमेदवारासाठी सहपत्रे: १) रुजू अहवाल 
२) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयांच्या पत्त्यांची यादी 
कार्यालयांसाठी सहपत्रे: १) उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 
2) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 
३) लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१८ साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दिलेल्या जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना) 

४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक ०७.०९.२०१९ पर्यंत विभाग/कार्यालयात 
नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या 
संगणकीय व ओळखपत्राच्या प्रतीसह कोणत्याही परिस्थितीत 
दिनांक १३.०९.२०१९ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा.) 

५) लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१८ करीता 
शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्राची प्रती. 

प्रत :- 
१) अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 


ys १० पैकी ९ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


नियुक्ती प्राधिकारी, संबंधित बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालय, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे). 

संग्रहार्थ (साप्रवि/१४-आ). 


पृष्ठ १० पैकी १० 


विवरणपत्र -ब 


मंत्रालय व बृहन्मुंबई कार्यालयाचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारस क्रमांकानुसार (मराठी) 


अ.क्र. | शिफारस क्र. | गुणवत्ता क्रमांक उमेदवाराचे नाव लिंग ।व्यक्‍तीचा शिफारस केलेला प्रवर्ग नियतवाटप केलेले विभाग / कार्यालय 
प्रवर्ग 
1 1 119 TAKALE MAHESH MAHADEO M lopen | OPEN-General-WT-1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
2 2 122 SAGAR TANAJI BELOSHE mM lopen | OPEN-General-WT-2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
3 3 126 UGALE VAIBHAV SURESH be NT(D) OPEN-General-WT-3 वित्त विभाग, मंत्रालय 
La | | oa | 127 THAKUR SAGAR RAMESH M lopen | OPEN-General-WT-4 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
5 5 129 BHOGADE MAHESH ANIL M lopen | OPEN-General-WT-5 नियोजन विभाग, मंत्रालय 
Ls | | os | 130 MORE RAVIRAJ DATTARAO M lopen | OPEN-General-WT-6 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
M अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
7 7 131 DARADE VINOD MADHUKAR NT(D) OPEN-General-WT-7 त्स; नांगरी पु हक ata 
मंत्रालय 
| = | tae = | 134 PATIL BAJIRAO VASANT 7 lopen | OPEN-General-WT-8 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
| > | | 3 | 135 SHINDE AVINASH MURLIDHAR M lopen | OPEN-General-WT-9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
10 10 137 JAGTAP RAMESHWAR VASANT M lopen | OPEN-General-WT-10 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
11 11 139 GOKUL RAMDHAN SIRSAT M lopen | OPEN-General-WT-11 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
12 12 141 SHANKAR BHANUDAS CHAUDHARI M lopen | OPEN-General-WT-12 पोल्रीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
13 13 144 DATTATRAY ASHOKRAO LOTHE M lopen | OPEN-General-WT-13 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
14 14 145 SHINDE PREMSAGAR KALIDAS री lopen | OPEN-General-WT-14 गृह विभाग, मंत्रालय 
15 15 148 SHEJAWAL SANDEEP ANNA M lopen | OPEN-General-WT-15 ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय 
M ; 
16 16 149 ULAPE MILIND RAJARAM Joven | OPEN-General-WT-16 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय 
M कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
17 17 150 KHOMANE DIGAMBAR RAMESH oven | OPEN-G |-WT-17 ८_ /_> , त 
pen a मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
18 18 151 LONDHE NILKANTH SOPANRAO M lopen | OPEN-General-WT-18 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
19 19 156 METHE NILKANTH PANDITRAO M lopen _| OPEN-General-WT-19 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
20 20 158 MANE KUNAL RATNAKAR M lopen | OPEN-General-WT-20 जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर 
21 21 163 BHOSALE ASHOK NAVNATH M lopen | OPEN-General-WT-21 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
22 22 166 SAGAR BABASAHEB CHAVAN षी lopen | OPEN-General-WT-22 गृह विभाग, मंत्रालय 
23 23 172 DUNGAHU VISHAL ASHOK M lopen | OPEN-General-WT-23 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
24 24 173 PATIL JAYANT SANJAY mM lopen | OPEN-General-WT-24 नियोजन विभाग, मंत्रालय 
1 कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
25 25 174 SHAIKH RAFIK USMAN oven | OPEN-G |-WT-25 ८_ /_> टू त 
हिला en? मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
26 26 175 KARAD PRAMOD PANDHARINATH M |॥ए()) OPEN-General-WT-26 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
27 27 176 BHALERAO SUNIL MANIK ” lopen _| OPEN-General-WT-27 गृह विभाग, मंत्रालय 
28 28 177 KULKARNI AKSHAY AVINASH M lopen | OPEN-General-WT-28 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
29 29 181 KHODAVE SADASHIV MANIK शि lopen | OPEN-General-WT-29 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
30 30 182 NIHAL SANDIP NARAYAN M lopen | OPEN-General-WT-30 उद्‌योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 
31 31 184 GHADGE NANDKISHOR MAROTI M lopen _| OPEN-General-WT-31 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 
M नागरी संरक्षण विभाग, 
32 32 188 00९६ PRASHANT SUGRIV शक OPEN-General-WT-32 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विक्षाग, 
मंत्रालय 
33 33 189 GADEKAR SAGAR ANANTRAO री ति OPEN-General-WT-33 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
34 34 190 MUNDE PRAKASH RAMLING M |॥ए()) OPEN-General-WT-34 मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 
35 35 191 POWAR UMESH ANANDRAO lopen | OPEN-General-WT-35 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 
36 36 193 PATIL RAHUL RAGHUNATH M lopen | OPEN-General-WT-36 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
37 37 202 TAWADE ROHIT RAVINDRA M lopen | OPEN-General-WT-37 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
38 38 203 YADAV ASHWIN RAJARAM M lopen | OPEN-General-WT-38 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
39 39 204 RODGE SHIVLING UMAKANT M lopen | OPEN-General-WT-39 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
40 40 205 KIRADE ATUL KISHANRAO M lopen | OPEN-General-WT-40 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
41 41 213 ADHAV SANJAY UTTAMRAO bi oven | en OPEN-General-WT-41 कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
्ि मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
42 42 214 KADAM MAHESH MADHUKARRAO षी lopen _| OPEN-General-WT-42 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
43 43 215 RAJENDRA BALASAHEB GALANDE M lopen | OPEN-General-WT-43 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
44 44 216 CHAVAN RAVISHANKAR ATMARAM षी lopen | OPEN-General-WT-44 कौशल्य विकास व उद्‌योजकता विभाग, मंत्रालय 
M संवर्धन, दुग्धव्यवसाय 
45 45 217 YADAV SUNIL ANANT NT(C) OPEN-General-WT-45 कृषि, पशुसंवर्धन, Gree विकास व 


मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 


अ.क्र. | शिफारस क्र. | गुणवत्ता क्रमांक उमेदवाराचे नाव लिंग [व्यक्तीचा शिफारस केलेला प्रवर्ग नियतवाटप केलेले विभाग / कार्यीलय 
प्रवर्ग 
46 46 219 SAICHARAN UMAKANT PADOLE M lopen | OPEN-General-WT-46 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
47 47 220 KOTULE PANDURANG ARUN lopen | OPEN-General-WT-47 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
48 48 221 CHAVAN SAMBHAJI UDDHAVRAO m Joven | OPEN-General-WT-48 ac RL पुरवठा.व ग्राहक संरक्षण विभागा, 
49 49 222 LALAGE PANKAJ VITTHAL M NT(C) OPEN-General-WT-49 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
50 50 223 KALPESH GOVIND PAWAR M lopen | OPEN-General-WT-50 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 
51 51 224 KHANDARE SHRIRAM BHARAT M lopen | OPEN-General-WT-51 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
52 52 226 RAHUL VASANT JEUGHALE M lopen | OPEN-General-WT-52 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
53 53 228 CHAVAN PRATAP MADHUKAR M  Jopen OPEN-General-WT-53 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
54 54 229 GORE NARSING SITARAM M (0 OPEN-General-WT-54 गृह विभाग, मंत्रालय 
55 55 233 KASAR RUSHIKESH BABASAHEB 7 lopen | OPEN-General-WT-55 वित्त विभाग, मंत्रालय 
56 56 234 SALVI GAURAV UTTAM M lopen | OPEN-General-WT-56 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
57 57 235 BHENDEKAR NARENDRA PRALHAD M |॥ए()) OPEN-General-WT-57 गृह विभाग, मंत्रालय 
58 58 237 DESHMUKH SHRIKANT HARIBHAU M  Jopen OPEN-General-WT-58 शालेय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय 
59 59 238 GAWADE SURAJ BALASO M |॥ए(0 OPEN-General-WT-59 नगरविकास विभाग, मंत्रालय 
| so | | 60 | 245 BENDKE KIRAN DASHARATH M jose OBC-General-WT-1 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
61 61 246 SELOKAR SANTOSH ASHOK M Jose OBC-General-WT-2 शालेय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय 
62 62 249 DAHULE AVINASH BANDU M Jose OBC-General-WT-3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
63 63 258 VAUJINATH RAMESHWAR SAWALE M Jose OBC-General-WT-4 गृह विभाग, मंत्रालय 
64 64 265 KARHADKAR GANESH RAMESH M Jose OBC-General-WT-5 वित्त विभाग, मंत्रालय 
65 65 268 WAGHMODE GANESH PRATAP M Into) NT-C-General-WT-1 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
| ss | | ss | 270 NAGAONKAR MANOJ VUJAY M Jose OBC-General-WT-6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
67 67 272 KHATAL AJIT ASHOK RATNAMALA M Into) NT-C-General-WT-2 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
| ss | | ss | 275 KUPADE SHIVANAND ASHOK M Jose OBC-General-WT-7 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
| so | | | 277 VISHE PRADIP PANDURANG M Jose OBC-General-WT-8 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
70 70 278 MORE TUKARAM DNYANDEV M Jose OBC-General-WT-9 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
71 71 279 SATAV VIKAS SUBHASH M Jose OBC-General-WT-10 गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय 
72 72 282 BARGE ARJUN DATTATRAY M Jose OBC-General-WT-11 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 
73 73 290 MHASKE AAKASH NARAYAN M Jose OBC-General-WT-12 वित्त विभाग, मंत्रालय 
74 74 297 RAUT MADHAV BALIRAM M jose OBC-General-WT-13 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
75 75 306 KATE YOGESH MEGHARAJ M Jose OBC-General-WT-14 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
76 76 315 DIWAN VAIBHAV UDDHAVRAO M Jose OBC-General-WT-15 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
77 77 318 DEOTALE SAGAR VIJAY M jose OBC-General-WT-16 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
78 78 325 AGARKAR PANKAJ ARJUN M Jose OBC-General-WT-17 नगरविकास विभाग, मंत्रालय 
79 79 329 BHISE KISHOR MAROTI M Jose OBC-General-WT-18 वित्त विभाग, मंत्रालय 
| 20 | | 0 | 332 DHARMALE RIDDHESHWAR PRAMOD M Jose OBC-General-WT-19 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
81 81 335 PRAMOD LOTAN PATIL M Josc OBC-General-WT-20 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय 
82 82 425 CHAVAN RAHUL DHANRAJ M  |pt(a) DT-A-General-WT-1 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
83 83 432 PAWAR SAMADHAN DASHARATH M  |pt(a) DT-A-General-WT-2 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
84 84 436 SHIMPI RAKESH SADASHIO M Isc SC-General-WT-1 सामान्य प्रशासनविभाग, मंत्रालय 
85 85 463 CHAVAN VINOD PURANDAS M  |pt(a) DT-A-General-WT-3 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
| ७6 | | ss | 465 JAGTAP PRASHANT DADASAHEB M Isc SC-General-WT-2 गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय 
87 87 467 SABLE SANJAY NATHUJI M  |pt(a) DT-A-General-WT-4 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
88 88 468 CHAVAN SUMIT 0-॥॥॥॥ M Isc SC-General-WT-3 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
M . 
| 2 | 1 | 491 TAYADE KRISHNA VISHNUPANT Sc SC-General-WT-4 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय 
| 20 | | 0 | 538 GHOLAP SUSHANT YASHAWANT M Isc SC-General-WT-5 जिल्हाधिकारी मुंबई शहर 
91 91 578 RAUT GAUTAM BUDDHAII M Isc SC-General-WT-6 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
92 92 601 CHAVAN SUMEDH DASU M Isc SC-General-WT-7 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
93 93 605 RAMTEKE NIHAL RAJU M Isc SC-General-WT-8 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 


अ.क्र. | शिफारस क्र. | गुणवत्ता क्रमांक उमेदवाराचे नाव feet ।व्यक्‍तीचा शिफारस केलेला प्रवर्ग नियतवाटप केलेले विभाग / कार्यालय 
प्रवर्ग 
94 94 | ss | MISTARI SHREEKANT MOHAN sa NT(B) a aces तग महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
95 95 735 JATGAR AKBAR BADKALSO M lose racer मिती Disabilityier जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
| se | | os | 749 LAWANDE RAMBHAU SHANKAR Mm SBC Divyang-Blindness or Low Vision-WT-1 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
97 97 788 SABALE KOMAL SURESH Z lopen | OPEN-Female-WT-1 वित्त विभाग, मंत्रालय 
| ss | | os | 790 KALE KAVITA MANIK F lopen | OPEN-Female-WT-2 मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 
Ee | | 795 SONWANE JEEVAN VITTHALRAO M  |spc SBC-General-WT-1 पोलीस महासंचालनालय 
100 100 808 SAWANT PRITI GAHININATH प lopen | OPEN-Female-WT-3 वित्त विभाग, मंत्रालय 
101 101 809 MULE KIRAN RAJU ‘ lopen | OPEN-Female-WT-4 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
102 102 815 ANCHEWAR ROHAN RAJENDRA M  |spc SBC-General-WT-2 भाषा संचालनालय 
103 103 838 PATIL AJINKYA PANDIT M  |spc SBC-General-WT-3 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
104 104 845 CHAVAN DIPALI DINKARRAO शः lopen | OPEN-Female-WT-5 सामान्य प्रशासनविभाग, मंत्रालय 
105 105 847 SHEKH RUBIYA NUAM ‘ lopen | OPEN-Female-WT-6 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 
106 106 ।__9% | KHEDKAR SHUBHANGI VISHNU F lopen | OPEN-Female-WT-7 शालेय शाल्रेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय 
107 107 913 MASKAR VIDYARANI DILIP F lopen | OPEN-Female-WT-8 नगरविकास विभाग, मंत्रालय 
108 108 953 KADAM SUNITA UTTAMRAO 7 lopen | OPEN-Female-WT-9 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 
109 109 958 GAIKWAD SWAPNALI PANDURANG क lopen | OPEN-Female-WT-10 जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर 
110 110 96 ___| HEMBADE KASHIBAI VITTHAL 7 lopen | OPEN-Female-WT-11 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
111 111 976 BADE POONAM DATTATRAYA 2 lopen | OPEN-Female-WT-12 शालेय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय 
112 112 978 KALAKE SUREKHA MOHAN £ lopen | OPEN-Female-WT-13 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
113 113 989 BANKAR VARSHA LAKSHMAN 5 lopen | OPEN-Female-WT-14 संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय 
114 114 1000 KOLI RUSHIKESH HINDURAO M  |spc SBC-General-WT-4 मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 
115 115 1032 WANKHEDE JYOTI SAKHARAM F lopen | OPEN-Female-WT-15 वित्तीय सल्लागार 
116 116 1053 BOKADE VYANKATESH CHANGDEO M  |spc SBC-General-WT-5 पोलीस महासंचालनालय 
117 117 1063 NIMASE SAVITRI SAMPAT ‘ lopen | OPEN-Female-WT-16 गृह विभाग, मंत्रालय 
118 118 1064 SHINDE KUSHAVARTA BALIRAM 7 lopen | OPEN-Female-WT-17 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
119 119 1092 NIKAM DEVAYANI DAULATRAO F  lopen OPEN-Female-WT-18 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
120 120 1094 BORAGE ANKITA SHANKAR शः lopen | OPEN-Female-WT-19 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
121 121 1117 DESAI NILIMA DATTARAM 5 lopen | OPEN-Female-WT-20 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
122 122 1126 KADAKANE PRIYANKA MAHADEV F lopen | OPEN-Female-WT-21 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
123 123 1137 KHOT TRUPTI KAMLAKAR F lopen | OPEN-Female-WT-22 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
124 124 1146 DEORE BHAGYASHRI BAPURAO ह lopen | OPEN-Female-WT-23 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
125 125 1164 BHUJBAL MEENA SUBHASH ह oven | OPEN-Female-WT-24 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय 
126 126 1165 VANJAL PRATIKSHA PIRAJI र lopen | OPEN-Female-WT-25 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
127 127 1166 CHITALE PRACHI BABASAHEB F  lopen OPEN-Female-WT-26 नियोजन विभाग, मंत्रालय 
128 128 1174 DHAS TRUPTI POPAT शः lopen | OPEN-Female-WT-27 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
129 129 1179 PATIL NIRMALA ANANDA F  lopen OPEN-Female-WT-28 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
130 130 1206 MANE SMITA VAIBHAV F lopen | OPEN-Female-WT-29 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
131 131 1223 NALAVADE JAYSHREE RAMDAS F lopen | OPEN-Female-WT-30 महाराष्ट्र राज्य साहित्य व सांस्कृतिक मंडळ 
132 132 1224 SHINDE ASHWINI MAHADEO हे lopen | OPEN-Female-WT-31 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
133 133 1228 ADASUL SHUBHANG! NAMDEV क lopen | OPEN-Female-WT-32 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
134 134 1230 SNEHAL PANDURANG PATIL F lopen | OPEN-Female-WT-33 शालेय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय 
135 135 1232 PATIL MAHADEO GUNDA lopen | Divyang-Blindness or Low Vision-WT-2 [पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
136 136 1240 BABAR ASHVINI KAKASO E lopen | OPEN-Female-WT-34 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
137 137 1249 SANGITRAO SANDEEP SURYAKANT M 58८ SBC-General-WT-6 तला नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
138 138 1262 SHEDGE NIKHIL PRABHAKAR M lopen | Divyang-Blindness or Low Vision-WT-3 गृह विभाग, मंत्रालय 
139 139 1288 SALUNKE TRIVENI RAOSAHEB F lopen | OPEN-Female-WT-35 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
140 140 1293 JAGTAP RAJESH SHIVAJI M lopen | OPEN-Sports-WT-1 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
141 141 1303 PATIL REKHATAI SUBHASHRAO र lopen | OPEN-Female-WT-36 पर्यावरण विभाग, मंत्रालय 


अ.क्र. | शिफारस क्र. | गुणवत्ता क्रमांक उमेदवाराचे नाव लिंग [व्यक्तीचा शिफारस केलेला प्रवर्ग नियतवाटप केलेले विभाग / कार्यीलय 
प्रवर्ग 
142 142 1306 GHARGE KUNDLINI DHONDIRAM 3 lopen | OPEN-Female-WT-37 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
143 143 1307 PATIL PRATIKSHA PARASHARAM रि lopen | OPEN-Female-WT-38 वित्त विभाग, मंत्रालय 
144 144 1311 GADHAVE PRIYANKA SANTOSH 3 lopen | OPEN-Female-WT-39 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
145 145 1320 WANGADE TRUPTI DATTATRAY lopen | OPEN-Female-WT-40 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
146 146 1325 MANE SNEHALATA HAIBAT F (0 OPEN-Female-WT-41 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
147 147 1327 DHULE SWAPNALI GURUNATH ; OBC OPEN-F WT-42 कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
"शात peel मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
148 148 1328 NAGARGOJE ASHWINI CHINTAMANI F |॥ए(0) OPEN-Female-WT-43 वित्त विभाग, मंत्रालय 
149 149 1332 PATIL PRIYANKA SURESH E lopen | OPEN-Female-WT-44 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय 
150 150 1358 KSHIRSAGAR SANJIVANI RAMESHWAR F lose OBC-Female-WT-1 नियोजन विभाग, मंत्रालय 
F ; 
151 151 1390 PUNAM DILIPRAO WAGH OBC OBC-Female-WT-2 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय 
152 152 1391 GOPHANE PUSHPA RAMCHANDRA F (0 NT-C-Female-WT-1 नियोजन विभाग, मंत्रालय 
153 153 1395 BAGADE MANISHA ARJUN F lose OBC-Female-WT-3 अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय 
154 154 1397 THAKARE PRIYA DEVIDAS F lose OBC-Female-WT-4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
155 155 1408 KHADE ANITA VASANTA F lose OBC-Female-WT-5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
156 156 1429 GAJARE DIPAK NAVNATH M lopen | Divyang-Blindness or Low Vision-WT-4 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
157 157 1430 SHENDAGE DHANSHRI SURESH F (0 NT-C-Female-WT-2 नगरविकास विभाग, मंत्रालय 
158 158 1436 KHARAD SANDHYA ASHOKRAO F Jose OBC-Female-WT-6 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
159 159 1454 RAUT MOHINI SHANKARRAO F Jose OBC-Female-WT-7 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
160 160 1488 GHADGE SHEVRAO KALYAN M lopen | OPEN-Sports-WT-2 महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय 
G F मुंबई 
161 161 1503 SAPKAL ANKITA GAJANAN OBC OBC-Female-WT-8 पोल्रीस आयुक्‍त कार्यालय मुं 
162 162 1529 HAJARE VITTHAL GAJANAN षी lopen | OPEN-Sports-WT-3 सामान्य प्रशासनविभाग, मंत्रालय 
163 163 1549 POWAR AKASH SHIVAJI lopen | OPEN-Sports-WT-4 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 
164 164 1615 UMALE PRATIBHA SAHEBRAO. F Jose OBC-Female-WT-9 आयुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय 
165 165 1632 PHATE NIKITA DILIPRAO F Jose OBC-Female-WT-10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय 
G F मुंबई 
166 166 1649 RAJGURU KALYANI SURESH OBC OBC-Female-WT-11 पोल्रीस आयुक्‍त कार्यालय मुं 
G F मुंबई 
167 167 1664 DAMDHAR PRIYA GAJANAN OBC OBC-Female-WT-12 पोल्रीस आयुक्‍त कार्यालय मुं 
168 168 1668 ANUSE SHITAL SHANKAR E NT(C) NT-C-Female-WT-3 कृषि, Nate दुग्धव्यवसाय विकास व 
ne cern मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
169 169 1915 FATE PUNAM PRAKASH F Isc SC-Female-WT-1 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
170 170 1937 MATE SNEHAL SHIVDATTA F |5८ SC-Female-WT-2 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
171 171 1965 GAJBHIYE RUPALI GUNAVANTRAO F Isc SC-Female-WT-3 महाराष्ट्र राज्य साहित्य व सांस्कृतिक मंडळ 
G F 5 
172 172 1995, BADVE PALLAV! GAJANAN sc SC-Female-WT-4 नियोजन विभाग, मंत्रालय 
173 173 2018 SHINDE SUPRIYA VASANTRAO F Isc SC-Female-WT-5 वित्त विभाग, मंत्रालय 
174 174 2166 MEDEKAR SAINATH VASANTRAO M  Inric) NT-C-Sports-WT-1 मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 
175 175 2175 DISHORE ASHWINI RAJENDRA F 8) NT-B-Female-WT-1 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
176 176 2191 PAWAR SANJEEWANI SHANKAR F जा) DT-A-Female-WT-1 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 
177 177 2360 POWAR SEEMA MAHADEV 7 पा) NT-B-Female-WT-2 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय 
178 178 2400 JADHAV CHAITALI TANAJI F (१) DT-A-Female-WT-2 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 
179 179 2436 KAMBLE MAHADEV LAXMAN M Isc SC-Sports-WT-1 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
180 180 2475 JADHAV SANTOSH JAGANNATH M Ist ST-General-WT-1 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 
181 181 2480 AVINASH GANGADHARRAO MALDODE M Ist ST-General-WT-2 ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय 
182 182 2529 TUMDAM SWAPNIL NAGORAO M Ist ST-General-WT-3 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय 
183 183 2610 SHAHANE JAGANNATH VAUANATH M Jose OBC-Sports-WT-1 गृह विभाग, मंत्रालय 
184 184 2661 LIKHAR MAYURI KASHINATH F  lspc SBC-Female-WT-1 गृह विभाग, मंत्रालय 
185 185 2690 KARHALE 88191 KONDBARAO MS ls ST-General-WT-4 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
M Z : 
186 186 2692 SOLANKE SHIVCHARAN SAMADHAN ST ST-General-WT-5 गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय 
187 187 2709 PRAFULL ARUN BHISE M |sc SC-Sports-WT-2 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
188 188 2714 NARNAWRE DEEPAK UTTAMRAO M |st $T-General-WT-6 नगरविकास विभाग, मंत्रालय 
189 189 2740 CHAROSKAR BHARAT POPAT M Ist ST-General-WT-7 भाषा संचालनालय 


अ.क्र. | शिफारस क्र. | गुणवत्ता क्रमांक उमेदवाराचे नाव feet [व्यक्तीचा शिफारस केलेला प्रवर्ग नियतवाटप केलेले विभाग / कार्यीलय 
प्रवर्ग 
190 190 2766 VALVI ASHVIN SHAM M | ST-General-WT-8 नगरविकास विभाग, मंत्रालय 
191 191 2797 GIRHE YOGESH BABARAO M Ist ST-General-WT-9 पोलीस महासंचालनालय 
192 192 2803 DAHAKE SNEHA ANILRAO F  lspc SBC-Female-WT-2 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
193 193 2810 MAYKALWAD PRAKASH SHANKAR M lst ST-General-WT-10 महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय 
G M a, : र मंबई 
194 194 2842 MARKAD BALU DIGAMBER NT(C) Divyang-Hearing Impairment-WT-1 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मु« 
M : ’ ' मुंबई 
195 195 2966 TAMBOLI PRAVIN PANDIT lopen | Divyang-Hearing Impairment-WT-2 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मु« 
196 196 3083 JAGADALE VIKAS TULSHIRAM M lopen | Divyang-Hearing Impairment-WT-3 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
197 197 3266 GOMASE SANTOSH SOMNATH 7 NT(D) Divyang-Hearing Impairment-WT-4 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
198 198 3522 PAWAR KAVITA SHAHADEV Fo ७ ST-Female-WT-1 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय 
199 199 3592 NAGRALE POONAM DHONDIRAM 7 ७ ST-Female-WT-2 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
F नागरी संरक्षण विभाग, 
200 200 3619 DHURVE SHILPA CHANDU ST ST-Female-WT-3 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विक्षाग, 
मंत्रालय 
201 201 3643 SONAVANE ARPITA SURYAKANT Fo lst ST-Female-WT-4 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
202 202 3681 PAGALWAD LAXMI BABURAO Fo ७ ST-Female-WT-5 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
203 203 3688 PANDHARE VANITA RAMDAS 4 lS ST-Female-WT-6 Soran विभाग, मंत्रालय 
204 204 3702 DHAGE BAJRANG PRAKASH M  |sc SBC-Sports-WT-1 सामान्य प्रशासनविभाग, मंत्रालय 
G F मंबई 
205 205 3739 SHINGADE SANDHYA SAKHARAM ST ST-Female-WT-7 जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर 
M कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
206 6 3783 SALUNKHE PRAKASH JAGANNATH oven | OPEN-Ex Ser-WT-1 cs टं र 
ag Ren 2 मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
207 207 3785 SARAF RAJENDRA LAXMAN M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-2 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
208 208 3851 NALAWADE RAKESH SUBHASH M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-3 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
209 209 3853 CHAVAN KAILAS MANIK शि Joven | OPEN-Ex Ser-WT-4 कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
aa gies मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
210 210 3854 CHAVAN SANTOSH 081 षि lopen | OPEN-Ex Ser-WT-5 ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय 
211 211 3857 WAGH JALINDAR VITTHAL M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-6 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
212 212 3914 PATIL PRAVIN VIAYKUMAR 7 lopen _| OPEN-Ex Ser-WT-7 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
M नागरी संरक्षण विभाग, 
213 213 3919 JADHAV MADHUKAR SHIVAJI oven | OPEN-Ex Ser-WT-8 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्ष 
मंत्रालय 
214 214 3924 SHINDE SANDIP RAMDAS M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-9 गृह विभाग, मंत्रालय 
215 215 3925 SHAIKH JAVED DADASO M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-10 पोल्रीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
216 216 3926 DNYANESHWAR NAMDEO KHAMKAR M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-11 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
M नागरी ग्राहक संरक्षण विभाग, 
217 217 3927 JADHAV VIJAY VISHNU oven | OPEN-Ex Ser-WT-12 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्ष ह 
मंत्रालय 
218 218 3981 JALYAL SURESH SHRISHAIL शि lopen | OPEN-Ex Ser-WT-13 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
219 219 3982 BABAR RAMCHANDRA MOHAN M lopen _| OPEN-Ex Ser-WT-14 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
220 220 3983 MAHAJAN SIDDESHWAR BHAGWAN M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-15 ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय 
221 221 4043 MOHITE RAVINDRA BAPURAO M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-16 गृह विभाग, मंत्रालय 
M नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
222 222 4045 GAJARE MADHAV MARUTI oven | OPEN-Ex Ser-WT-17 अन्न, नागरी पु een दाही र 
मंत्रालय 
223 223 4046 THANGE MAHADEV APPA र lopen _| OPEN-Ex Ser-WT-18 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
224 224 4114 UGLE ANGAD VITTHALRAO M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-19 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
है M र 
225 225 4116 TAKARVANKAR GIRISH DATTATRAYA lopen _| OPEN-Ex Ser-WT-20 शालेय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय 
226 226 4166 PATIL RAJU AKARAM M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-21 मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 
227 227 4167 SATHE SHIWAJ! LAXMAN M ति OPEN-Ex Ser-WT-22 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
228 228 4169 PAWAR SANDIP KASHINATH M lopen | OPEN-Ex Ser-WT-23 संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय 
229 229 4170 SHINDE VIKAS SHANKAR M lopen _| OPEN-Ex Ser-WT-24 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
230 230 4346 AGWAN PRADIP AASARABA M Jose OBC-Ex Ser-WT-1 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 
231 231 4376 PAWAR YASHWANT MADHAVARAO M Jose OBC-Ex Ser-WT-2 गृह विभाग, मंत्रालय 
232 232 4419 KOLEKAR RAGHU SIDHAPPA M Jose OBC-Ex Ser-WT-3 अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय 
233 233 4422 CHAVAN MAHESH SURESH M Jose OBC-Ex Ser-WT-4 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
234 234 4423 JADHAV JITENDRA ANANDRAO M Jose OBC-Ex Ser-WT-5 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
235 235 4455 SUTAR BHANUDAS GANPATI M Jose OBC-Ex Ser-WT-6 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
236 236 4457 LOKHANDE PRASHANT KASHINATH M Jose OBC-Ex Ser-WT-7 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
237 237 4461 DHOLE SANTOSH VILAS M jose OBC-Ex Ser-WT-8 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 


अ.क्र. | शिफारस क्र. | गुणवत्ता क्रमांक उमेदवाराचे नाव feet [व्यक्तीचा शिफारस केलेला प्रवर्ग नियतवाटप केलेले विभाग / कार्यीलय 
प्रवर्ग 

238 238 4531 BORASE DATTA HARIBHAU M Ist ST-Sports-WT-1 उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 
239 239 4534 GOLWAL DHANSING SANDUSING M  |pt(a) DT-A-Ex Ser-WT-1 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय 
240 240 4562 NAIK YUVRAJ DUNDAPPA M  |pt(a) DT-A-Ex Ser-WT-2 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
241 241 4607 WAGHAMODE MAHALING NIVARTI M Int) NT-C-Ex Ser-WT-1 कौशल्य विकास व उद्‌योजकता विभाग, मंत्रालय 
242 242 4608 PADAVALKAR BHAUSAHEB KASHINATH M (0 NT-C-Ex Ser-WT-2 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
243 243 4613 PATEKAR BALU DASHARATH M Ist ST-Sports-WT-2 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
244 244 4704 AWARE MANOJ PRABHAKAR M Isc SC-Ex Ser-WT-1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
245 245 4753 DAHAT VISHAL BALWANTRAO M Isc SC-Ex Ser-WT-2 पोल्रीस आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
246 246 4760 NATEKAR GAJANAN KADUBA M Isc SC-Ex Ser-WT-3 प्रधान मुद्रांक कार्यालय 
247 247 4765 SURVE RAJENDRA BHANUDAS M Isc SC-Ex Ser-WT-4 गृह विभाग, मंत्रालय 
248 248 4774 SHINDE DADU BALGONDA M Isc SC-Ex Ser-WT-5 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 


विवरणपत्र - 5-2 


लिपिक टंकलेखक नियतवाटप शिफारस क्रमांकानुसार एकत्रित यादी (इंग्रजी) 


अ.क्र. | शिफारस क्र. | गुणवत्ता क्र. उमेदवाराचे नाव लिंग | व्यक्तीचा प्रवर्ग शिफारस केलेला प्रवर्ग नियतवाटप केलेले विभाग / कार्यालय 
1 1 | ow | ROMAN GANESH SURESH M Joven | pen OPEN-General-WT-1 भाषा संचालनालय 
2 2 120 PATIL VUAY MACHCHHINDRA M Joven | pen OPEN-General-WT-2 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
3 3 125 PATHARE DIPAK BALASAHEB M Joven | OPEN-General-WT-3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
4 Poa | 136 ‘ALE CHANDRAKANT BHAGWANRAO M Joven | pen OPEN-General-WT-4 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
5 5 143 SHEDAGE ROHIT RAMCHANDRA M oven | OPEN-General-WT-5 क eR ae व ग्राहक संरक्षण 
Ls | Fos | 146 DESHMUKH ROSHAN PRATAPRAO M Joven | pen OPEN-General-WT-6 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
7 7 147 DESHMUKH PRADIP SUNDARRAO M Joven | pen OPEN-General-WT-7 उद्‌योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय 
Ls | Fos | 153 ROHILE AJIT DAYANANDRAO M Joven | OPEN-General-WT-8 महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
Lo | शिका 167 OHINOOR GANPAT JITKAR M Joven | pen OPEN-General-WT-9 नियोजन विभाग, मंत्रालय 
0 0 168 Cauca M Joven | pen OPEN-General-WT-10 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
1 1 211 DEVBA KAILAS NARNAVAR ॥॥ INT(C) NT-C-General-WT-1 नगरविकास विभाग, मंत्रालय 
2 2 251 HAGONE TEJAS ASHOKRAO ॥॥ {osc OBC-General-WT-1 गृह विभाग, मंत्रालय 
3 3 269 CHAUDHARI GAURAV MOHANRAO ॥॥ |OBC OBC-General-WT-2 डा Saco Nat ac 7 
4 4 406 SANGLE VAISHALI VILASRAO F Joven | OPEN-Female-WT-1 गृह विभाग, मंत्रालय 
5 5 455 CHAVAN AKASH NIVRUTTI ॥॥ |DT(A) DT-A-General-WT-1 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
6 6 456 ASHVINI SHANKAR CHATE F — |NT(D) OPEN-Female-WT-2 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
7 7 527 CHANDAWADE GAURAV PRAKASH ॥॥ |NT(B) NT-B-General-WT-1 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय 
8 8 564 KHANDARE ABHIJIT UTTAM ॥॥ Isc SC-General-WT-1 ee पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
9 9 662 AMANE SOMNATH PRAKASH ॥॥ |sBc SBC-General-WT-1 गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय 
20 20 812 PATIL PADMAJA SHANKARRAO F Joven | OPEN-Female-WT-3 सामान्य प्रशासनविभाग, मंत्रालय 
21 21 885 DEORE SAPANA RAJENDRA F [OBC OPEN-Female-WT-4 गृह विभाग, मंत्रालय 
22 22 901 PAWAR SNEHAL CHANDRAKANT F Joven | OPEN-Female-WT-5 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 
23 23 1193 |SANAP RAVINDRA PANDURANG ॥ |NT(D) दश ee or Low Vision- चित्त faanar, Hare 
24 24 1295 JAGTAP SARIKA PRAKASH F  |OBC OBC-Female-WT-1 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
25 25 1533 ULHE RADHIKA PRAMODRAO F  |OBC OBC-Female-WT-2 गेय. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
26 26 2039 PATIL PRIYA RAMESHRAO F |SC SC-Female-WT-1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
27 27 2751 VALVI MAHESH GEMA ॥ |sT ST-General-WT-1 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
28 28 2866 ANDELWAD SUNIL BANSIDAS ॥ |sT ST-General-WT-2 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 
29 29 3584 KOKATE ROHINI DEVRAO FST ST-Female-WT-1 नगरविकास विभाग, मंत्रालय 
30 30 3784 GORDE SUNIL BHAUSAHEB M Joven | OPEN-Ex Ser-WT-1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
31 31 3852 SHINDE GOVIND MADHAVRAO M Joven | OPEN-Ex Ser-WT-2 मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय 
32 32 4117 MALI GAJANAN UKHARDU ॥॥ |OBC OBC-Ex Ser-WT-1 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 


मंत्रालयीन विभागांची यादी 
अवर सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५५३ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 
अवर सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 
चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 


अवर सचिव (आस्थापन), कृषि व पदुम विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५२२ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६९०, २२८१३३४७ 
अवर सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग , दालन क्र.४४० (विस्तार), ४ था मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२७९३१६८, २२०४६२५९ 
अवर सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१९७, २२७९४१९४, २२८२०४५५ 
अवर सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१९ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२६९, २२८२६८११ 
अवर सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२६० ( विस्तार ), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३८४७, २२८१४९७१ 
अवर सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१७६ विस्तार-३३९८ 
अवर सचिव (आस्थापना), विधी व न्याय विभाग, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 
अवर सचिव (आस्थापन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दालन क्र.१२० (विस्तार), पहिला मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३७२१, २२८१०३९४ 
अवर सचिव (आस्थापन), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 
अवर सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२१९ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०५० 
अवर सचिव (आस्थापन), नियोजन विभाग, ६ वा मजला, दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११६, २२०२२५९६ 
अवर सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पहिला मजला, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०२५, २२८२०२०१ 
अवर सचिव (आस्थापना), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३४१८ 
अवर सचिव (आस्थापन), गृहनिर्माण विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९३८६३ 
अवर सचिव (आस्थापना), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, 
क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६१६७०२, २२६१६७०१ 
अवर सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, MAHA इमारत, 
१० वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र. २२६१७५१०- विस्तार क्र.२१२ 
अवर सचिव (आस्थापन), वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
शासकीय इमारत, ९ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६२६५१२ 


२१ [अवर सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 


अवर सचिव (आस्थापना), महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९४१४१, २२८२४९६६ 

अवर सचिव (आस्थापना), कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९३९६७/२२०४८३०६/२२०४७२३६ 

अवर सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, ७ वा मजला मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४१८३/२२०२५६०८ 
अवर सचिव (आस्थापना), अल्पसंख्याक विकास विभाग, ७ वा मजला, दालन क्र.७०१ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२०२५४०८ 
अवर सचिव (आस्थापना), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालयासमोर, ८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम 
कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२०२५९३३/२२७९४१७० 
अवर सचिव (आस्थापन), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, 
१ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२. 
अवर सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 


बृहन्मुंबईतील कार्यालये 


महाराष्ट्र लोकसेवा । सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा य, ५१/२, ७व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, 
आयोग महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी -२२७९५९१२, २२७९५९१३ 
पोलीस पोलीस उप महानिरीक्षक(प्रशासन), पोलीस महासंचालक यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य 
महासंचालनालय =| पोलीस मुख्यालय, शाहीद भगतसिंग मार्ग,कुलाबा, मुंबई- ४००००१. 
दूरध्वनी क्र.- २२०२४११५ 
जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी मुंबई उपगर, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे कार्यालय, 
कार्यालय, मुंबई प्रशासकीय इमारत, १० वा मजला, सरकारी वसाहत, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०० ०५१. 
उपनगर दूरध्वनी-२६५५ ५२३३ 
जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी,मुंबई हहर, जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई शहर, 
कार्यालय मुंबई ओल्ड कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग मार्ग,फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
शहर दूरध्वनी क्र.- २२६६५२३३ 
प्रधान मुद्रांक अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई, प्रधान मुद्रांक कार्यालय, नगर भवन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
कार्यालय दूरध्वनी -२२६५६९०४ 
पोलीस आयुक्‍त पोलीस आयुक्‍त, WA आयुक्त बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
कार्यालय, मुंबई मुंबई-४००००१ दूरध्वनी-२२६२५०२९ 
महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळ, रविंद्र नाट्य मंदीर इमारत, दुसरा मजला, 
साहित्य आणि पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी आवार, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई-४०० ०२५ 
सांस्कृतिक मंडळ  । दूरध्वनी-२४३२५९२९ 
आयुक्‍त आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्ग, TARTS, 
मत्स्यव्यवसाय, मुंबई | मुंबई - ४०० ००२. दूरध्वनी-२२८२१२३९ 
वित्तीय सल्लागारव | सहायक संचालक, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांचे कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व 
उपसचिव ग्राहक संरक्षण विभाग, ४२, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-४०००२० 
दूरध्वनी - २२०३६६८६ 
अर्थ व सांख्यिकी उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन प्रशासकीय 
संचालनालय इमारत, मुंबई उपनगर जिल्हा, CA मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व, मुंबई - ४०००५१ 
दूरध्वनी-२६३८३००९, २६३८३००० 
भाषा संचालनालय | भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासकीय 


भवन, ५ वा मजला, डॉ. आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्वी, 
मुंबई-४०००५१. दूरध्वनी-२६४१७२६५ 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालये 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१८ च्या परिक्षेमधून प्रतिक्षायादीतून बृहन्मुंबईतील शासकीय 


कार्यालयात शिफारस झालेल्या उमेदवारांचा रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 


(विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतरचे नांव) 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक 


शिफारस ज्या पदावर झाली ते पद 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) 


ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 


महोदय, 
मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 


नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक : एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० 
मला मिळाले. त्यानुसार या कार्यालयात मी दिनांक 
रोजी रुजू झालो/झाळे. सदरहू माहिती आपणास उचित कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
कार्यालयाचे नांव व पत्ता 

टीप : 

(9) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे पाठवावे. अन्यथा 
त्यांना दिलेली नियुक्‍ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद 
घ्यावी. 

(२) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील शिफारस यादीतील 
शिफारस व गुणवत्ता क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


मंत्रालयीन विभाग 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१८ च्या परिक्षेमधून प्रतिक्षायादीतून मंत्रालयीन विभागात 
शिफारस झालेल्या उमेदवारांचा रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 


(विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतरचे नांव) 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक 


शिफारस ज्या पदावर झाली ते पद 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) 


ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वामजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 


महोदय, 
मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 


नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक : एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० 
मला मिळाले. त्यानुसार या कार्यालयात मी दिनांक 
रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
कार्यालयाचे नांव व पत्ता 

टीप : 

(१ नियतवाटप केलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे पाठवावे. अन्यथा 
त्यांना दिलेली नियुक्‍ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद 
घ्यावी. 

(२) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील शिफारस यादीतील 
शिफारस व गुणवत्ता क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१८ प्रतिक्षायादीतून मंत्रालयीन विभागात 


नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-आ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०3२. 
क्रमांक : (विभागाचे नांव व पत्ता) 


दिनांक : 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतून शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्‍ती 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा २०१८ 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 
(अ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते लिपिक- 


टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुकक्‍्तीकरीता आवश्‍यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने 


त्यांच्या नेमणुकीबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या 


आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्ती न स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ अर्ज 


सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१८ प्रतिक्षायादीतून बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात 
नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-आ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०3२. 
क्रमांक : (कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 


दिनांक : 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीती शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्‍ती 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा २०१८ 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 
(अ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते लिपिक- 


टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्‍तीकरीता आवश्‍यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने 


त्यांच्या नेमणुकीबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या 


आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्ती न स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ अर्ज 


सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे 


HERTS लोकसेवा उआयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : ५% ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७५५५०० फॅक्सः२२८८०५२४ 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२. फॅक्स = २२६७३९०९१० 


ई-मेल — sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 


महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा - २०१८ 
क्रमांक : एडीव्ही-३९९८/सीआर-७५/२०१७/तीन जाहिरात क्रमांक : २३/२०१८ 
शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण ८६२ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा 
संयुक्‍त पूर्व परीक्षा-२०१८ रविवार, दिनांक Yo जून, २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात येईल :- 


१.९ गृह विभ 
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (एकूण ३३ पदे) 
प्रवर्ग अ.जा. | अ.ज वि.जा. भ.ज. भ.ज. | भ.ज. (ड) | इ.मा.व. | faa. एकूण खुला एकूण 
(अ) (ब) (क) मागासवर्गीय पदे 
पदसंख्या ष्‌ २ १ |. - | १ १ 4 g १६ १७ ३३ 
1 रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणेा आहे:- | 
(१)सर्वसाधारण २ १ १ |. - [ 8 १ २ १ ९ ८ १७ 
(२) म र ef - f - f -- | - [| 2 | -- | ए ष्‌ १० 
(३) माजी सैनिक ge |. - | - J - [ - [ - J es | - | 2 3 4 
(४) खेळाडू Pp - | - | = | = | = [ = [| - [ - [| -- [१ g 
१.२ वित्त विभाग 
कर सहायक, गट-क (एकूण ४७८ पदे) 
पदसंख्या ६० ३१ Bw १३ १६ ९ ८७ ९ २३९ 238 ४७८ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
(९)सर्वसाधारण ३० १५ 9 & ८ ष्‌ डड ष्‌ १२० ११९ २३९ 
(२)म RC र डु डु ष्‌ २ २६ २ ७० ७२ १४२ 
(३) माजी सैनिव ९ ष्‌ २ २ २ १ १३ १ ३५ ३६ ७१ 
(४) खेळाडू ३ २ g g g g ¥ g ay QR २६ 
(५) विकलांग एकूण पदे १५ - (१)अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी - ५ पदे (२) श्रवणशक्‍तीतील दोष - ५ पदे 
(३) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू - ५ पदे 


९.३ सामान्य प्रशासन विभाग 


१.३.९ लिपिक-टंकलेखक (मराठी), गट-क (एकूण B22 + ४ # = ३९६ पदे) 


पदसंख्या BC+ ३० १३ ष्‌ १२ डु QR RH १४७ १६७२४ | ३१९६ 
कत जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
(१) सर्वसाधारण १० Bw द २ ष्‌ २ २५ नि ७० ८६ १५६ 
(२) महिला ष्‌ ९ ¥ र ¥ g १६ ३ डड ष्ठ र्ड 
(३) माजी सैनिव 3 ष्‌ २ १ २ g टं २ र्ड २५ 8B 
(४) खेळाडू g २ g [| - [| x | - | 3 g ९ ८ १७ 
(4) विकलांग एकूण पदे ६ - (१)अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी - २ पदे (२) श्रवणशक्‍तीतील दोष - २ पदे 
(३) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू - २ पदे 
१.३.२ लिपिक-टं (इंग्रजी), गट-क (एकूण ३५ पदे) 
पदसंख्या २ ३ g g g g नि g १६ १९ ३५ 
LC जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोलप्रमाणोा आहे:- | 
(१) सर्वसाधारण १ २ १ g g g 3 g ११ ९ २० 
(२) महिला १ ef - Jf - Jf -- | -- | ek | - | डू नि Ro 
(३)माजीसैनिक [| -- | -- | =~ | =~ [ = [| =~ [| es [ = | g 3 ¥ 
(४) खेळाडू | - | -~ [| - [| - [| - | - | -~ | - [| = | 8 रि 
(५) विकलांग एकूण पद ९ - अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी - १ पद 


# महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पदे 


२. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पुर्तता करणा-या उमेदवारांकडून SAT पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
३. संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे वेगवेगळया संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता स्वतंत्र मुख्य परीक्षा 
खालील दिनांकास किंवा त्यानंतर आयोजित होण्याची शक्‍यता आहे :- 


अ.क्र. परीक्षा वार व दिनांक 
महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ रविवार, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१८ 
१ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ FTA, दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०१८ 
लिपिक-टंकलेखक 
२ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ AA, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०१८ 
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 


३ | महाराष्ट्र गट-क सेबा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ रविवार दिनांक २ डिसेबर, २०१८ 
कर सहायक 
४. वर नमूद तीन संवर्गासाठी आयोजित महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक १ हा सामाईव , तसेच सदर पेपरची परीक्षा एकाच 

दिवशी एकत्र घेण्यात येईल. मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक २ मात्र संबंधित संवर्गाची/पदाची कर्तव्ये व जबाबदा-या आणि अभ्यासक्रम लक्षात घेवून स्वतंत्र असेल. 

५. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 

५.१ वर नमूद केलेल्या संवर्गातील पदसंख्येत ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल/बाढ होण्याची शक्‍यता आहे. 
पदसंख्या ब आरक्षणात बदल झाल्यास त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल. 

५.२ लिपिक-टंकलेखक, गट-क संवर्गातील पदे सध्या फक्त मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग ब आयोगाच्या कार्यालयातील आहेत. मात्र 
याव्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालयातील पदांचाही यात समावेश होण्याची शक्‍यता आहे. 
अशा पदांचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल. 

५.३ पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत शासनाकडून प्राप्त होणारी मागणीपत्रे पूर्व परीक्षेच्या निकालासाठी 
विचारात घेण्यात येतील वब अशा मागणीपत्रांचा तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

५.४ महिला, खेळाडू व माजी सैनिकांचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

५.५ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरीता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता 
महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रीमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) स्पष्टपणे 
दावा करणे आवश्यक आहे. 

५.६ वि.जा (आ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) वब भ.ज. (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित 
वर्गवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

५.७ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक 
क्रमांक:राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सबलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.८ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत त्यांची क्रीडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य दर्जाची असल्याबाबत व तो उमेदवार 
खेळाडू प्रवर्गातील आरक्षित पदासाठी पात्र ठरतो याबाबत, आयोगास अर्ज सादर करण्यापूर्वीच, सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र प्राप्त 
केलेले असणे आवश्यक आहे. 

५.९ संचालक, HIST व युवक सेवा संचालनालय किंवा सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने प्राविण्य प्राप्त 
खेळाडू आरक्षणासाठी त्यांना पात्र ठरवणारी आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.. 

५.१० क्रोडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवर्गासाठी पात्र ठरतो याविषयी अर्ज सादर करण्यापूर्वीच्या दिनांकाचे सक्षम 
प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर केले तर त्याला खेळाडू प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. 

५.११ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, सामाजिक 
न्याय ब विशेष सहायय विभाग, क्रमांक अपंग-२०१३/प्र.क्र.३५/अ.क. २, दिनांक ११ मे, २०१५ नुसार अंधत्व किंबा क्षीणदृष्टी, 
श्रवणशक्‍तीतील दोष ब चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे विकलांग 
उमेदवार गुणवत्तेनुसार लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक पदाकरीता शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

५.१२ शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक इएसटी-४०९८/सीआर-१५४/इएक्ससी-४/ फ-४, दिनांक १६ फेब्रुबारी, २००९ नुसार विकलांग उमेदवार दुय्यम 
निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क पदाकरीता पात्र नाहीत. 

५.९३ विकलांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

५.१४ विकलांगांसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपेकी असतील. 

५.१५ विकलांगासाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता विकलांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

५.९६ विकलांग व्यक्‍तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नविन संगणक 
प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील विकलांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 

५.१७ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, 
२०१४ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.९८ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रस्तुत प्रकरणी 
पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

५.१९ परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मागासवगींयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही 
सूट/सबलत घेतली असल्यास अशा उमेदवारांची अमागास (सर्वसाधारण) पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. परीक्षा शुल्कामधील 
सवलत ही या प्रयोजनासाठी सबलत समजली जाणार नाही. 

५.२० अमागास उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषांसदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व उमेदवारांचा 
(मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अमागास सर्वसाधारण पदावरील शिफारशींकरीता विचार होत असल्याने, सर्व मागास आरक्षित प्रवर्गातील 
उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ आरक्षण प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद 
करणे बंधनकारक आहे. 

६. विकलांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 

६.१ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सियाने बाधित ब किमान ४०% कायमस्वरुपी विकलांगत्व असलेल्या 
पात्र उमेदवारांना, ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार लेखनिकाची मदत घेता येईल व अनुग्रह कालावधी 
(Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 


६.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र विकलांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह 
कालावधीची आवश्यकता असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) 
दिवसाच्या आत आवश्यक प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करणे आवश्यक आहे. 

६.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे की आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे 
याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार 
केला जाईल. 

६.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार 
नाही अथवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

६.५ विकलांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अर्जांचे नमुने, विशेष 
सूचना, संबंधित शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील विकलांग व्यक्‍ती' या सदरामध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 

७. वेतनश्रेणी :- 
अ.क्र. 'पदाचे नांव वेतनबँण्ड व ग्रेड वेतन 


g दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 


रुपये ५२००-२०२०० + ग्रेड वेतन ३५०० अधिक म भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 


x कर सहायक 


रुपये ५,२०० - Yo, Root ग्रेड वेतन २,४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 


३ लिपिक-टंकलेखक 


रुपये ५,२०० - २०, २००-- ग्रेड वेतन १,९०० अधिक म भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 


८. पात्रता :- 
८.९ भारतीय नागरिकत्व 
८.२ वयोमर्यादा :- 
अ. र qe | ee er बय en en ee] 
क्र गणण्याचा किमान [कमाल | प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, आणिबाण 
दिनांक अमागास / शि खेळाडू a अल्पसेवा राजादिष्ट विकलांग 
मागासवगीय अधिकारी उमेदवार 
| अमागास | मागासवगीय | sara 
१ | दुय्यम निरीक्षक, । १ जुले, शट ३८ ¥3 डे ४३ ३८ ५ सेव ४३ 5 सेव अपात्र 
राज्य उत्पादन शुल्क | २०१८ कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे 
२ | कर सहायक १ ऑगस्ट, Re ३८ श्रे श्रे ४२ ३८--सेवा ४३--सेवा बयाच्या ४५ 
२०१८ कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे | वर्षापर्यंत 
३ शिंक १ जुलै, १९ ३८ डर ¥2 ¥3 ३८ ५ सेव ४३ -- सेव वयाच्या ४५ 
२०१८ कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे | वर्षापर्यंत 
८.३ विहित इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 


८.४ शैक्षणिक अर्हता :- 


(९) सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 


(२) पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित 
संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी 
विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 

(३) अंतर्वासिता (Internship) किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज 


स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 
(४) उमेदवारांना मराठी लिहिता, वाचता, बोलता येणे अत्यावश्यक आहे. 


८.५ दुय्यम निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता 


असणे आवश्यक आहे:- 


पुरुष 


महिला 


(९) उंची - किमान १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - किमान ७९ से.मी. आणि फुगवून त्यापेक्षा ५ से.मी. जास्त. 


(९) उंची - किमान १५५ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(2) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. 


८.६ कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी टंकलेखन अर्हता 
6.8.2 कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे टंकळेखन अर्हता असणे आवश्यक आहे:- 


कर सहायक 


लिपिक-टंकलेखक 


मराठी 


इंग्रजी 


मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द 
प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग 
किमान ४० शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे 
शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा 


मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द प्रति 
मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र 
परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष 
म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 


इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान ४० शब्द प्रति मिनिट या 
अर्हतेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा या 
उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 


6.8.2 शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३ नुसार अथवा तदनंतर 
शासनाने वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट 


अथवा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग इंग्रजी ४० शब्द प्रति मिनिट(लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारा आहे. 


6.8.2 शासकोय वाणिज्य परीक्षा मंडळाची उपरोक्‍त टंकलेखन अर्हता मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त 

करणे आवश्यक आहे. 

८.६.४ टंकलेखन अर्हता धारण करण्यातून तात्पुरती सूट (केवळ लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता) :- 

(९) विकलांग उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक अपंग- 
२०१६/प्र.क्र.११६/१६-अ, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६ नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 
कालावधी व २ संधी देण्यात येतील. 

(२) माजी सैनिक वर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांनी विहित टंकलेखन अर्हता धारण केली नसेल अशा उमेदवारास, सदर अर्हता त्याच्या 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून अकरा महिन्याच्या कालमर्यादेत प्राप्त करील या अटीवर सदर पदासाठीच्या स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास तात्पुरती 
परवानगी दिली जाईल. 

९. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :- 
९.१ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 

९.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 

विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा 

8.2.2 हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून 

सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 

९.९.३ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 

९.९.४ लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) पदावर नियुक्‍त होणा-या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त 

करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्‍तीची करण्याबाबत) नियमावली, १९९१ मधील नियम ३ व ४ नुसार एतदर्थ 
मंडळाची प्रति मिनिट ३० शब्द गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा शासन सेवेत प्रविष्ठ झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या आत उत्तीर्ण 
होणे आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन, मराठी 
टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत)(सुधारणा) नियम २०१७ मधील तरतुदीनुसार ज्या इंग्रजी लिपिक-टंकलेखकांनी मूळ नियुक्तीच्या 
वेळी यथास्थिती, शासकोय सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या कालावधीत मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट गतीचे 
अथवा अधिक गतीचे “शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र” धारण केले असेल, अशा इंग्रजी लिपिक-टंकलेखकांना एतदर्थ मंडळाची ३० शब्द 
प्रति मिनिट गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल 
९.२ फक्त दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाकरीता :- 

९.२.१ आयुक्‍त वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करतील अशा कालावधीचे, स्वरुपात आणि त्याठिकाणी शारीरिक प्रशिक्षण ब आसवनी प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. 

९.२.२ प्रशिक्षणामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अंमलबजावणी केलेल्या कायदयांचा अभ्यास आणि त्या कायदयामध्ये विहित केलेली राज्य 

उत्पादन शुल्क अधिका-याची कार्ये आणि कर्तव्याबाबतच्या तदतुदी यांचा समावेश असेल. 

९.२.३ सदर पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन असेल. परिविक्षाधीन कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत 

वाढविता येईल. 

९.२.४ परिविक्षाधीन कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक असेल. परिविक्षाधीन कालावधी व प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले नाही किंवा 

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही ती व्यक्‍ती सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 
९.३ कर सहायक व दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होण्यास पात्र राहील. 
१०. प्रमाणपत्र पडताळणी:- 
१०.९ शिफारसपात्र उमेदवारांना प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सक्षम प्राधिका-याकडून बोलविण्यात येईल. 
१०.२ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सौमारेषेनुसार अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी व 
शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिका-याकडून तपासली जाईल. 
१०.३ अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 
१०.४ विहित कागदपत्रे सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. तसेच त्याकरिता कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 
१०.५ वरीलप्रमाणे लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे पात्र ठरणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी सक्षम प्राधिका-याकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या 
कार्यक्रमानुसार तसेच सक्षम प्राधिका-याने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व विहित वेळेत घेण्यात येईल. त्याकरीता उमेदवारास स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 
१०.६ अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची 
कार्यवाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 
११. परीक्षेचे टप्पे - दोन 
प्रस्तुत परीक्षा खालील दोन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल :- 
(१) पूर्व परीक्षा - १०० गुण (२) मुख्य परीक्षा - Yoo गुण 
१२. पूर्व परीक्षेकरीता शुल्क रुपये: १२.१ :- अमागास - ३७४/- १२.२ :- मागासवर्गीय - २७४/- ९२.३ :- माजी सैनिक - २४/- 
१३. अर्ज करण्याची पध्दत :- 
१३.९ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 
१३.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २२ मार्च, 
२०१९८ ते दिनांक ९९ एप्रिळ, २०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 
१३.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpse.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
१३.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नावाची नोंदणी करणे ब आयोगास अर्ज सादर करणे 
आवश्यक आहे. अन्यथा, आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल. 
१३.५ आयोगास चुकीची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्व निवडीकरीता अपात्र ठरविण्यात येईल. 
१३.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. 


१३.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरीता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

१३.७.१ शुल्क भरण्याकरीता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिक वर क्लिक करावे. 

१३.७.२ “माझे खाते ” या लिक वर क्लिक केल्यानंतर “माझे अप्लीकेशन” सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिकवर क्लिक करावे. 

१३.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ‘Unpaid’ 
लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर “Pay Now’ अशी लिंक उपलब्ध असेल. 

१३.७.४ “Pay Now” या लिक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील :- (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) चलनाव्दारे 

१३.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

१३.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 
भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

१३.७.७ चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

१३.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज 
सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

१३.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास चलनाची प्रत 
घेण्याची कार्यवाही दिनांक १९ एप्रिल, २०१८ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिक बंद होईल. 

१३.७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक १२ एप्रिल, २०१८ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक 
आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 

१३.७.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा कसे 
याची स्थिती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच तपासणी करुन खात्री करणे अथवा 
परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याची कार्यबाही करणे आवश्यक 
आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 

१३.८ केंद्र निवड :- 

१३.८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निबड करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता "माझे खाते" मधील संबंधित 
परीक्षेची निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा" या पर्यायावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल. 
केंद्राच्या क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्रापत झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. केंद्राची 
निवड केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

१३.८.२ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी केंद्र निवडीची 
प्रक्रिया करु शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुटटी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी करता येईल. 

१३.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्रनिवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यबहाराच्या पत्त्यामधील नमूद जिल्हाकेंद्रावर किंवा 
नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण व आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

१३.८.४ केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 

९४. प्रवेश प्रमाणपत्र :- 

१४.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेशप्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी 
डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१४.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१४.३ परीक्षेस येतेवेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग 
लायसेन्स यापैकी किमान कोणतीही दोन मूळ ओळखपत्रे व त्याच्या छायांकित प्रती सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 

१५. परीक्षेस प्रवेश :- 

१५.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी 
दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१५.२ डिजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून वापरण्या योग्य 
कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी प्रकारची साधने / साहित्य परीक्षा केंद्राच्या 
परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जबळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सक्‍त मनाई आहे. असे 
साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. 

१५.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वागवरच ठेवावे लागेल. अशा 
साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन किंवा 
शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 


१६. बायोमॅट्रिक पडताळणी : 

१६.१ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuiness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या बोटांचे ठसे 
आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

१६.२ बायोमेट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 

१६.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्यावेळी उमेदवार अस्सल नसल्याचे 
(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवाईव्यतिरिक्‍्त उमेदवारी रद्द होवू शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. यास्तव, उमेदवारांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या हातावर मेहंदी, शाई, रसायन 
इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 


१७. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षा योजना" विभागातील ASME गट-क सेवा परीक्षा' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब जाहिरात/अधिसूचना अधिकृत समजण्यात 
येईल. 

१८. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१९. सविस्तर जाहिरात आयोगाच्या www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

ठिकाण : मुंबई. सुनिल अवताडे 

दिनांक : २२ मार्च, २०१८ उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 

(१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही 


प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास WaT मनाई आहे. (२) मुलाखतीच्या वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर 
परीक्षेची उमेदवारी नाकारली जाईल. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : 62 ७ व ८ वा मजला, कुपरेज ठेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७९५९०० फॅक्सः२२८८०५२४ 
फोर्ट कार्यालय : बॅक ऑफ इंडिया इमारत, 8 रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२. फॅक्स + २२६७३९१०५० 


ई-मेल — sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
झहाराष्ट्र गट-क सेवा सुख्य परीक्षा - २०१८ 
अधिसूचना क्रपांक : एनओटी-३६१८/सीआर-३१/२०१८/तीन 
जाहिरात क्रमांक २३/२०१८, दिनांक २२ मार्च, २०१८ नुसार आयोगामार्फत दिनांक १० जून, २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क 
सेवा पूर्व परीक्षा - २०१८ च्या दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, तसेच कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या अनुक्रमे दिनांक १६ ऑगस्ट, 
२०१८ व १८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाआधारे दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक 
संवर्गाकरीता आयोजित मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा खालीलप्रमाणे घेण्यात येतील :- 


an व दिनांव ee 


गट-क सेवा मुख्य - २०१८ (ithe dy ved रंगाबाद, नागपूर, मुंबई व पुणे 
es ers रविवार, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१८ eens 
संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ 
३८/२०१८ | महाराष्ट्र गट-क सेबा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ fetes रर जतो चा 9 रंगाबाद, नागपूर, मुंबई व पुणे 
ननिड रविवार, दिनांक २१ ऑक्टोब ८ र * 
९/२०१८ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य - २०१८ पेपर क्रमांक २ पाक अयन कॉ, फक्त मंब 
३ | ३९/२०१८ | महाराष्ट्र सेबा मु क्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ tee आडात त आमा क्त 
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
४०/२०१८ गट-क सेवा मुख्य ८ पेपर क्रमांक २ नागपूर, मं 


विषयांकित महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ मधून भरण्यात येणा-या विविध संव एकूण ९३९ पदांचा तपश 


आहे:- 
१.९ गृह 
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (एकूण ३३ पदे) 


.जा. भ.ज. भ.ज. | भ.ज. (ड) | sara | faa एकूण एकूण 
(ब) (क) मागासवर्गीय पदे 


१.२ वित्त Ta 
कर सहायक, गट-क (एकूण ४७८ प 


(३) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू - ३ पदे 


३. पदसंख्या व आरक्षणासंदभात सवेसाधारण तरतुदी :- 

३.९१ पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल/वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. 

३.२ महिला व खेळाडूंसाठी असलेले समांतर आरक्षण हे कप्पीकृत (Compartmentalised) आहे. 

३.३ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ 
आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.४ महिला, खेळाडू व माजी सैनिकांचे आरक्षणशासनानेयासंदर्भातेळोवेळीनिर्गमितकेलेल्याआदेशानुसाराहील 

३.५ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी 
(Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

३.६ वि.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्ततीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित 
वर्गवारीतील योग्य ब पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

३.७ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक 
क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच बयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यबाही करण्यात येईल. 

३.८ प्राविण्य पात्र खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रोडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम 
प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले क्रोडा प्रमाणपत्र तसेच त्यांची क्रीडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य दर्जाची असल्याबाबत ब तो खेळाडू उमेदवार 
कोणत्या संवर्गातील (गट-अ ते गट-ड) खेळाडूसाठी आरक्षित पदाकरीता पात्र ठरतो याविषयीच्या क्रोडा पडताळणीबाबतचा संबंधित विभागीय 
उपसंचालकांचा अहवाल पूर्व परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचा अथवा तत्पूर्वीचा असणे आवश्यक आहे. 

३.९ संचालक, क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय किंवा सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने प्राविण्य प्राप्त 
खेळाडू आरक्षणासाठी त्यांना पात्र ठरवणारी आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

३.१० क्रोडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदाकरीता पात्र ठरतो याविषयी मुख्य परीक्षेस अर्ज 
सादर करण्यापूर्वीच्या अंतिम दिनांकाचे अथवा तत्पूर्वीच्या दिनांकाचे सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले क्रोडा पडताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
केले तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

३.११ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, सामाजिक 
न्याय ब विशेष सहायय विभाग, क्रमांक अपंग-२०१३/प्र.क्र.३२५/अ.क. २, दिनांक १९ मे, २०१५ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍तीतील 
दोष व चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे दिव्यांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार 
लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक पदाकरीता शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

३.९२ शासननिर्णयु गृह विभाग क्रमांकइएसटी-४०९८/सीआर-१५४/इएक्ससी ४/ फ-४, दिनांक १६ फेब्रुवारी २००९ नुसार दिव्यांगउमेदवारदुय्यम निरीक्षक, 
राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क पदाकरीता पात्रनाहीत 

३.१३ दिव्यांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३.१४ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैेको असतील. 

३.१५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

३.९६ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक 
प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नबीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 

३.१७ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रस्तुत 
प्रकरणी पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

३.१८ परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मागासवगींयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही 
सूट/सवलत घेतली असल्यास अशा उमेदवारांचा अमागास (सर्वसाधारण) पदावर शिफारशीकरीता विचार करण्यात येणार नाही. 

३.१९ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व 
उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित 
प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ आरक्षित प्रवर्गासंदर्भातील माहिती 
अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

४. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह काळावधीबाबत 
४.१ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सियाने बाधित ब किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र 
उमेदवारांना, ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार आयोगाच्या पूर्व परवानगीने लेखनिकाची मदत घेता येईल व आयोगाच्या 
पूर्ब परवानगीने अनुग्रह कालावधी (Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 


४.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

४.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे को आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

४.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परबानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

४.५ TAHT लेखनिकाची मरत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर 
कळविण्यात येईल. 

४.६ दिव्यांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अर्जांचे नमुने, विशेष सूचना, संबंधित 
शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील “विकलांग (दिव्यांग) व्यक्‍ती” या सदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्या आहेत, त्यांचे उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अवलोकन करावे. 

५. वेतनश्रेणी :- 


क्र. |  यदाचेनांव | 
स्क्वे ९८००२०२००५ गड वेतन ३८०० अधिक 


3 
रुपये ५,२०० - 20, 200+ ग्रेड वेतन १,९०० अधिक म भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 


६. पात्रता :- 
६.९ भारतीय नागरिकत्व 
६.२ वयोमर्यादा :- 
i वयोमय 


गणण्याचा 


दिनांक अमागास / | प व अल्पसेवा राजादिष्ट दिव्यांग 
मागासवर्गीय अधिकारी उमेदवार 
३ डर ws ३८ -- सेव ४३ 5 सेव अपात्र 
कालावधी--३ वर्षे । कालावधी--३ वर्षे 
३ 95 ws 3¢ + सेवा ४३--सेवा बयाच्या ४५ 
कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्षे | वर्षापर्यंत 
२३८ -- संब ४२३-- संव वयाच्या ४५ 
= कालावधी--३ वर्षे | कालावधी--३ वर्ष 
६.३ विहित वय इतर व जाणार नाहो. 
६.४ शैक्षणिक अर्हता :- 


(९) सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 

(२) संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित 
केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

(३) अंतर्वासिता (Internship) किंबा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज 
स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 

(४) उमेदवारांना मराठी लिहिता, वाचता, बोलता येणे अत्यावश्यक आहे. 

६.५ दुय्यम निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता 
असणे आवश्यक आहे:- 


टंकलेखक शै > 
Ca? ToT “TST I aa ae 


(2) उंची - किमान १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) (१) उंची - किमान १५५ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - किमान ७९ से.मी. आणि फुगवून त्यापेक्षा ५ से.मी. जास्त.  । (२) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. 
६.६ कर सहायक व लिपिक-टंकळेखक संवगोसाठी टंकलेख »_ 


६.६.९ कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे टंकळेखन अर्हता असणे आवश्यक आहे:- 
कर सहायक 
मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द |मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द प्रति | इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान ४० शब्द प्रति मिनिट या 


प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग | मिनिट या अर्हतेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र | अर्हतेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा या 
किमान ४० शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे | परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष | उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली 
शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्. | प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 


६.६.२ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३ नुसार अथवा तदनंतर 
शासनाने वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट 
अथवबा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग इंग्रजी ४० शब्द प्रति मिनिट(लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारार्ह आहे. 


६.६.३ शासकोय वाणिज्य परीक्षा मंडळाची उपरोक्‍त टंकलेखन अर्हता मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त 
करणे आवश्यक आहे. 


६.६.४ टंकलेखन अर्हता धारण करण्यातून तात्पुरती सूट (केवळ लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता) :- 


(९) दिव्यांग उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक अपंग- 
२०१६/प्र.क्र.११६/१६-अ, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६ नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 
कालावधी व २ संधी देण्यात येतील. 

(२) माजी सैनिक वर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांनी विहित टंकलेखन अर्हता धारण केली नसेल अशा उमेदवारास, सदर अर्हता त्याच्या 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून अकरा महिन्याच्या कालमर्यादेत प्राप्त करील या अटीवर सदर पदासाठीच्या स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास तात्पुरती 
परबानगी दिली जाईल. 

७. सेवाप्रवेशोत्तर शती :- 
७.१ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 

७.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 

विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा 

७.१.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परौक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंबा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून 

सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 

9.2.3 महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 

७.१.४ लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) पदावर नियुक्‍त होणा-या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त 

करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावली, १९९१ मधील नियम ३ व ४ नुसार एतदर्थ 
मंडळाची प्रति मिनिट ३० शब्द गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा शासन सेवेत प्रविष्ठ झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या आत उत्तीर्ण 
होणे आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन, मराठी 
टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) (सुधारणा) नियम २०१७ मधील तरतुदीनुसार ज्या इंग्रजी लिपिक-टंकलेखकांनी मूळ नियुक्तीच्या 
वेळी यथास्थिती, शासकीय सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षांच्या कालावधीत मराठी टंकलेखनाचे ३० शब्द प्रति मिनिट गतीचे 
अथवा अधिक गतीचे “शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र” धारण केले असेल, अशा इंग्रजी लिपिक-टंकलेखकांना एतदर्थ मंडळाची ३० शब्द प्रति 
मिनिट गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल 
७.२ फक्त दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाकरीता :- 

७.२.१ आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करतील अशा कालावधीचे, स्वरुपात आणि त्याठिकाणी शारीरिक प्रशिक्षण ब आसवनी 

प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. 

७.२.२ प्रशिक्षणामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अंमलबजावणी केलेल्या कायदयांचा अभ्यास आणि त्या कायदयामध्ये विहित केलेली राज्य 

उत्पादन शुल्क अधिका-याची कार्ये आणि कर्तव्याबाबतच्या तदतुदी यांचा समावेश असेल. 

७.२.३ सदर पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन असेल. परिविक्षाधीन कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत 

वाढविता येईल. 

७.२.४ परिविक्षाधीन कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक असेल. परिविक्षाधीन कालावधी व प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले नाही किंवा 

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही ती व्यक्‍ती सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 
७.३ कर सहायक व दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होण्यास पात्र राहील. 
८. प्रमाणपत्र पडताळणी:- 

८.१ शिफारसपात्र उमेदवारांना प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सक्षम प्राधिका-याकडून बोलविण्यात येईल. 

८.२ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान PARTIR अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी व 
शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिका-याकडून तपासली जाईल. 

८.३ अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 

८.४ विहित कागदपत्रे सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. तसेच त्याकरिता कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 

८.५ वरीलप्रमाणे लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे पात्र ठरणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी सक्षम प्राधिका-याकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या 
कार्यक्रमानुसार तसेच सक्षम प्राधिका-याने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व विहित वेळेत घेण्यात येईल. त्याकरीता उमेदवारास स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 

८.६ अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची 
कार्यवाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 

९. परीक्षेचे टप्पे - 
९.१ प्रस्तुत भरती प्रक्रिया खालील टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 


[4.. टप्पे [| _ लेखी परीक्षेचे एकूण गुण | 


र 
र लेखी परीक्षा र» 


९.२ प्रत्येक संव करीता विहित करण्यात या परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमानुसार स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. याबाबतचा सविस्तर 
तपशील आयोगाच्या संकेतस्थळावरील "स्पर्धा परीक्षा" अंतर्गत "परीक्षा योजना" विभागातील "महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षेची परीक्षा योजना" मध्ये उपलब्ध आहे. 

९.३ मुख्य परीक्षेचा संयुकत पेपर क्रमांक ९ तसेच प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्रपणे घेण्यात येणा-या पेपर क्रमांक २ चे गुण एकत्रित करुन प्रत्येक 
परीक्षेची निकाल प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबविण्यात येईल. 


१०. मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 

१०.१ महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा - २०१८ च्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व 
परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षणिक अर्हता व अन्य अटींची दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या 
प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

१०.२ संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील. 

१०.३ पूर्व परीक्षेकरीता आयोगास अर्जादवारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच प्रस्तुत मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर 
करणे आवश्यक राहील. 

१०.४ एकापेक्षा अधिक संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास प्रत्येक संवर्ग/पदासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज सादर करुन प्रत्येक 
संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. 

११. शुल्क (रुपये) : ११.१ :- अमागास - रु. ५२४/- ११.२ :- मागासवर्गीय - रु. ३२४/- ११.३ - माजी सैनिक - २४/- 
११.४ प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्र अर्ज करुन शुल्क सादर केलेल्या उमेदवारांनाच संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेकरीता पात्र समजण्यात 
येईल. 
१२. अर्ज करण्याची पद्धत :- 
१२.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 
१२.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २८ ऑगस्ट, 

२०९८ ते १९ सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 

१२.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampse.mahaonline.gov.in तसेच www.mpse.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

१२.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे ब आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. 
अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल. 

१२.५ आयोगास चुकीची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी ब यापुढील सर्व निवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१२.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 

१२.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

१२.७.१ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक करावे. 

१२.७.२ 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 'माझे अप्लिकेशन' सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा'या लिंक वर क्लिक करावे. 

१२.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. Unpaid’ 

लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ' Pay Now! अशी लिंक उपलब्ध असेल. 

१२.७.४ 'Pay Now | या लिक वर क्लिक केल्यानंतर तीन पर्याय उपलब्ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) चलनाद्वारे 

१२.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

१२.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 
भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

१२.७.७ चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

१२.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी 
अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

१२.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क 
भरावयाचे झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 
त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल. 

१२.७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे 
बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार 
नाही. 

१२.७.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा कसे 
याची स्थिती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच तपासणी करुन खात्री करणे अथवा 
परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याची कार्यबाही करणे आवश्यक 
आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 

१२.८ केंद्र निवड :- 

१२.८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता "माझे खाते" मधील संबंधित परीक्षेची 
निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा" या पर्यायावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल. केंद्राच्या 
क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. केंद्राची निवड 
केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

१२.८.२ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी केंद्र निवडीची 
प्रक्रिया करु शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुटटी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी करता येईल. 

१२.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्र निवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यामधील नमूद जिल्हा केंद्रावर किंवा 
नजिकच्या जिल्हा केंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण ब आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

१२.८.४ केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 


१३. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 
१३.१ मुख्य परीक्षेचा संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ तसेच उमेदवार ज्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता पात्र ठरला आहे, त्या संवर्ग/पदाच्या 


मुख्य परीक्षेच्या पेपर क्रमांक २ करीता स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत संबंधित पेपरपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 


१३.२ प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी प्रत्येक पेपरकरीता उमेदवाराने स्वत:चे स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार 


नाही. 


१३.३ परीक्षेस येतेवेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड 


प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 


१३.४ आधार कार्डच्या vast भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDAL च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या 


उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार बर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar 
generation) ब आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह कलर प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई- 
आधार वैध मानण्यात येईल. 


१३.५ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित 


केलेले राजपत्र किंबा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे 
आवश्यक आहे. 


१४. परीक्षेस प्रवेश 
१४.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरीळ सूचनेनुसार आयोगाने 


परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 


१४.२ डिजिटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून 


वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी प्रकारची 
साधने/ साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी 
इतरांची मदत घेण्यास सक्‍त मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची 
राहील. 


१४.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. 


अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन 
किंवा संबंधित शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 


१५. बायोमॅट्रिक पडताळणी : 
१५.१ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuiness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या बोटांचे ठसे 


आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 


१५.२ WASH पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 


१५.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्यावेळी उमेदवार अस्सल नसल्याचे 


(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवबाईव्यतिरिक्‍्त उमेदवारी रद्द sla शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. यास्तव, उमेदवारांना सूचित करण्यात येते को, त्यांनी त्यांच्या हातावर मेहंदी, शाई, रसायन 
इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 


१५.४ उमेदवारांनी आधार क्रमांक त्यांच्या खात्यात नमूद केले असले तरी काही उमेदवारांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDA द्वारे उपलब्ध 


करुन देण्यात आलेल्या लॉक / अनलॉक सुविधेद्वारा त्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रीक माहिती लॉक केली असल्यास त्यांचे 
परीक्षेच्या वेळी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पर्यायाने बायोमेट्रिक पडताळणी न होण्याची शक्‍यता आहे. परीक्षेच्या वेळी 
आधार क्रमांकाच्या आधारे बायोमेट्रिक पडताळणी करण्याकरीता उमेदवारांची आधार संलग्नित बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) असणे 
आवश्यक आहे. यास्तव, आधार प्रमाणीकरणाकरीता बायोमेट्रिक माहिती लॉक केली असणा-या उमेदवारांनी परीक्षा / मुलाखत / शारिरीक 
चाचणीस उपस्थित राहण्यापूर्बी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDAL च्या संकेतस्थळावरुन बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) 
करुन प्रमाणीकरणाकरीता खुली करावी. अन्यथा परीक्षा / मुलाखतीकरीता उमेदवाराला प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. 


१६. प्रस्तुत अधिसूचनेमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षेची योजना" विभागातील 'महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षेची परीक्षा योजना' मध्ये उपलब्ध करुन 


देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब अधिसूचना अधिकृत समजण्यात येईल. 


१७. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
१८. सविस्तर अधिसूचना आयोगाच्या www.mpse.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई. सुनिल अवताडे 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१८ उप सचिव 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. 


(१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी, प्रमाणपत्र पडताळणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल 
फोन, अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सकत मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी सर्व 


